सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ४३ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे - ६१ , 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


ते 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २४८३ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२५४२ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

१ 

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , मांजरा प्रकल्प उस्मानाबाद , यांजकडून 
अधिसूचना कलम ११ 
( भूमिसंपादन , अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) मधील कलम ११ 
अन्वये ) 


दिनांक- १ ९ / १० / २०२२ 

भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
क्र . २०२१ / भूसां / मा.प्र . / कार्या- १ / कावी -६ ९३.- ज्या अर्थी , भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या 
परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसुचना , महसुल व वन विभाग शासन अधिसुचना 
क्र . एम . आय . एस . - ११ / २०१४ / सिआर -७७ ( भाग -२ ) / अ - २ दिनांक ११ / 
० ९ / २०१५ ( यात या पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात 
आला आहे ) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ खंड ( झेड ऐ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील १०००० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधीत अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 

औ . भाग १-४३ 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ७५ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ७५ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


२४८३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनीच्या ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे ) संपादनाची कार्यवाही ही 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे 
सुचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन 
होणार नाही ) 


२४८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावती 
करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


ज्या अर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करण्याची आवश्यकता नाही . ) 


त्याअर्थी , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम चार अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल . उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार 
निर्माण करणार नाही . 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्या 
बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णन 

मौजे - रामतिर्थ ता . तुळजापूर जि . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 


०१ 

०२ 


११ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
मांजरा प्रकल्प उस्मानाबाद यांस मा . जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे क्र . 
२०२१ / भूसं / कक्ष -१ / सिआर -२८ दि .१८ / १० / २०२१ अन्वये पदनिर्देशित करण्यात 
आले आहे . 

उस्मानाबाद , दिनांक - १ ९ / १० / २०२२ . 


७५ 


८६ 


८५ 


८२ 


७३ 


७४ 


८१ 


एकुण 


उस्मानाबाद 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


०.३४ 

०.६८ 


२.७० 


०.३२ 


५.३३ 


३.३५ 


३.२२ 


२.५ ९ 


४.४८ 


२.६८ 


( उदयसिंह भोसले ) 

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , 

मांजरा प्रकल्प उस्मानाबाद . 


२५.६ ९ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 

मौजे नळदुर्ग ता . तुळजापूर जि . उस्मानाबाद 


अ.क्र . 


१ 


२ 


दिनांक -१ ९ / १० / २०२२ 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 


४१ 


४२ 


एकुण 


प्रकल्पाचे नाव - नळदुर्ग येडोळा बॅरेज क्र . ०२ मौ . रामतिर्थ व नळदुर्ग 

जि . 

उस्मानाबाद 

ता . 

तुळजापूर 
प्रकल्पाचे वर्णन - नळदुर्ग येडोळा बॅरेज क्र .०२ मौ . रामतिर्थ व नळदुर्ग 
ता . तुळजापूर जि . उस्मानाबाद ( बुडीत क्षेत्रासाठी ) . 

समाजाला मिळणारे लाभ संपादन क्षेत्र मौजे रामतिर्थ व नळदुर्ग 
ता . तुळजापूर नळदुर्ग येडोळा बॅरेज अंतर्गत एकुण ११७० हेक्टर क्षेत्रास 
सिंचनाचा लाभ होणार आहे . यामुळे मौ . नळदुर्ग , येडोळा व रामतिर्थ 
ता . तुळजापूर जि . उस्मानाबाद या तीन गावातील ११७० हेक्टर क्षेत्र 
ओलीता खाली येणार आहे . त्याचा लाभ सदर गावातील शेतक - यांना 
होणार आहे . त्यामुळे संबंधीत शेतक - यांचे जिवनमान उंचावण्यास मदत 
होणार आहे . 


अनुसूची तीन 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , 
सदरच्या भूसंपादन प्रक्रियेमुळे सदरील गावातील कोणतीही व्यक्ती / 
कुटुंब सद्यस्थितीमध्ये विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची चार 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अधिका - याने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 


सदरच्या प्रकरणी भूसंपादन अधिनियम १८ ९ ४ मधील तरतुदीनुसार 
नळदुर्ग येडोळा बॅरेज क्र . ०२ मौ . रामतिर्थ व नळदुर्ग ता . तुळजापूर जि . 
उस्मानाबाद भुसंपादन व पुर्नस्थापना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम -६ ( २ ) मधील Pro 
vided that in respect of irriagation Projects where the 
Process of Environment Impact Assessment is required . 
under the Provisions of any others law for the time being 
in force the provisions of any other law for the time being 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


२.१३ 


१.६० 


३.७३ 


२४८५ 


( उदयसिंह भोसले ) 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , 
मांजरा प्रकल्प उस्मानाबाद . 


in force the provisions of this act relating to social 
impact assess men shall not apply ही तरतुद लागु होते यामुळे 
या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या संपादनाकरीता सामाजिक परिणाम निर्धारण 
अहवालाची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

अ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 
• लागु नाही . 

ब - प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागु नाही . 

क - ज्या अधिसुचनाव्दारे प्रशासकाची नियुक्तीकरण्यात आली आहे 
त्या अधिसुचनेचा तपशील लागु नाही . 


टिप- १. सदर प्रकल्पासाठी होणा - या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये 
प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही . 


२. उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , मांजरा 
प्रकल्प , उस्मानाबाद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


ठिकाण -उस्मानाबाद 
दिनांक -१ ९ / १० / २०२२ 


सदर अधिसुचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे कलम ११ 
चे उप कलम ०१ खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
भूसंपादन , मांजरा प्रकल्प , उस्मानाबाद यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 


( उदयसिंह भोसले ) 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , 
मांजरा प्रकल्प उस्मानाबाद . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 

२ 

उपविभागीय अधिकारी भोकर , यांजकडून 

अधिसूचना 
दिनांक १८/१०/२०२२ 
. 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
शुध्दीपत्र 

क्र . २०२० / म -२ / भु . / एलएनक्यु / उविअभे / प्र.क्र .०४ . दि . १८ / १० / २०२२- उपविभागीय अधिकारी भोकर यांची कलम ११ खालील 
अधिसुचना क्र . २०२० / म -२ / भूसं / एलएनक्यु / उविअभो / प्रक्र . ०४ ही महाराष्ट्र शासन औरंगाबाद विभागाच्या राजपत्रामध्ये पान क्र . २१३२ वर 
दि.११-१७ / ०८ / २०२२ रोजी प्रसिध्द झाली आहे . त्यात खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावेत . 


२४८६ 


अनु . क्र 


१ 

२ 

३ 

४ 


५ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 


१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 


भुमापन किंवा गट क्रमांक 


दिनांक : १८/१०/२०२२ 
ठिकाण : भोकर 


करिता 


२०३ 

२०३ 

२०४ 

२०४ 

२०४ 

२०४ 

२०४ 

२०४ 

२०५ 

२०६ 

२०७ 

२०८ 

२१७ 

२१६ 

२१८ 

२१ ९ 

२२१ 

२२२ 

२२३ 

२२४ 

२२५ 

२२ ९ 

२२ ९ 


एकुण 


अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 

गाव देवापुर तालुका मुदखेड जिल्हा नांदेड 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टरमध्ये ) 

०.१३५० 

०.१३५० 

०.०८ 


०.०६ 

०.२४ 

०.०६ 

०.०८ 

०.० ९ 

०.२३ 

०.१५ 

०.४० 


०.२४ 

०.०६ 

०.२६ 

०.०१ 

०.०१ 

०.०८ 

०.२४ 

०.० ९ 

०.०६ 

०.०७ 


०.७५ 

०.७५ 

४.२८० 


- 


अनु . क्र 


१ 

२ 

३ 

४ 


५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 


भुमापन किंवा गट क्रमांक 


२०३ 

२०३ 

२०४ 

२०४ 

२०४ 

२०४ 

२०४ 

२०४ 

२०५ 

२०६ 

२०७ 

२०८ 

२१७ 

२१६ 

२१८ 

२१ ९ 

२२१ 

२२२ 

२२३ 

२२४ 

२२५ 

२२ ९ 

२२ ९ 


वाचावे 


एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टरमध्ये ) 

०.१३५० 

०.१३५० 

०.०८ 


०.०६ 

०.२४ 

०.०६ 

०.०८ 


०.० ९ 

०.२३ 

०.१५ 

०.४० 


०.२४ 

०.०६ 

०.२६ 

०.०१ 

०.०१ 

०.०८ 

०.२४ 

०.० ९ 

०.०६ 

०.०७ 


०.०७५ 

०.०७५ 

२.९ ३ 


उपविभागीय अधिकारी , भोकर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 
२४८७ 

परिशिष्ट- १ 

मौजे सातारा गट नं . १२४/२ व १३१ मधील अस्तित्वातील रस्त्याचे 
२४.०० मी . रुंदीकरण ( शिवाजीनगर रेल्वेगेट भुयारी मार्ग ) भूसंपादन 


३ 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद यांजकडून 

अधिसुचना 

भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम १ ९ अन्वये 
अंतिम घोषणा 


मौजे सातारा गट नं . १२४/२ व १३१ मधील अस्तित्वातील रस्त्याचे 
२४.०० मी . रुंदीकरण ( शिवाजीनगर रेल्वेगेट भुयारी मार्ग ) भूसंपादन 
जा.क्र .२०२२ / आरबीडेस्क / भूसंपादन / समन्वय / कावी -७७ / दिनांक १ ९ / 

१० / २०२२ - ज्याअर्थी , विशेष भूसंपादन अधिकारी , विशेष घटक औरंगाबाद 
यांनी खालील परिशिष्ट -१ मध्ये नमुद केलेल्या जमीन भूसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ अन्वये मौजे सातारा गट नं . १२४/२ पैकी व 
१३१ पैकी मधील अस्तित्वातील रस्त्याचे २४.०० मी . रुंदीकरण ( शिवाजीनगर 
रेल्वेगेट भुयारी मार्ग ) करीता जमीन संपादन करणे या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक असल्याची किंवा असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक 


अधिसुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुन / जुलै ३० 
०६ , २०२२ : आषाढ , ९ -१५ , शके १ ९ ४४ भाग -१ पुरवणी पान नं . १ ९ ८६ ते 
१ ९ ८७ वर प्रसिध्द केली आहे . आणि 


ज्याअर्थी , विशेष भूसंपादन अधिकारी , विशेष घटक औरंगाबाद यांनी 
प्रसिध्द केलेल्या सदर प्राथमिक अधिसुचनेवर आजतागायत एकही हरकत 
मुदतीत प्राप्त झालेली नाही . 


आणि उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद 
यांची अशी खात्री झाली आहे . त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसन क्षेत्र 
म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असुन , पुनर्वसन 
योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि ज्या अर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ग ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी , 
विशेष घटक औरंगाबाद यांना पदनिर्देशित करित आहे . 


सदर जमीनीचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत विशेष 
भूसंपादन अधिकारी , विशेष घटक औरंगाबाद , औरंगाबाद महानगरपालिकेची 
प्रशासकीय इमारत टप्पा क्र . ३ पहिला मजला या कार्यालयात पाहण्यासाठी 
उपलब्ध राहतील . 


गाव : सातारा 


अ.क्र . 


१ 


२ 


प्रकल्पाचे नाव : 


जमिनीचे वर्णन 
तालूका : औरंगाबाद 


गट क्रमांक 


१२४/२ पैकी 

१३१ पैकी 

एकूण 


परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
शिवाजीनगर रेल्वेगेट ते बीडबायपास पर्यंत 
अस्तित्वातील रस्ता २४.० मी . रुंद करणे . 


जिल्हा : औरंगाबाद 


दिनांक : १ ९ / १० / २०२२ 
ठिकाण : औरंगाबाद . 


संपादित करावयाचे क्षेत्र 

( हे . आर . चौ.मी. ) 

००.११.५० 

००.०५.७८ 

००.१७.२८ 


प्रकल्पाचे वर्णन : रस्ता रुंदीकरण करुन भुयारी मार्ग 
( Under pass ) करणे . 

समाजाला मिळणारे लाभ : वाहतूक भार नियमन . 

परिशिष्ट - ३ 

- 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 

परिशिष्ट - ४ 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक : १३.०३.२०१५ व २६.०४.२०१८ 
अनुसार रस्ते प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणा पासुन सुट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . त्यामुळे 
त्यांचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

परिशिष्ट - ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : - लागू नाही . 


( विश्वनाथ दहे ) 
विशेष भूसंपादन अधिकारी 
विशेष घटक , औरंगाबाद . 


आस्तिक कुमार पाण्डेय , भाप्रसे 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 
औरंगाबाद . 


२४८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 


४ 


जिल्हाधिकारी नांदेड , यांजकडून 

अधिसूचना कलम १ ९ 

क्रमांक २०२१ / आरबी / डेस्क -३ / भूसं / सिआर -१०५ 

जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 


दिनांक १३/१०/२०२२ 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक २०२१ / उजिअ / लसिका / सिआर- २० ज्याअर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना , क्रमांक ०३ पान 
क्र .२०४ ९ व २०५० वर दिनांक २१-२७ जुलै , २०२२ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , 
या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
भोकर विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , नांदेड ( जिल्हयाच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्या 
नंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असुन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका 
यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लसिका नांदेड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


गावाचे नाव : - भोकर ता . भोकर जि . नांदेड 

अ.क्र . 


१ 


ew U 


५ 

६ 

७ 


of ss : gon 


१० 


११ 


१२ 


१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 


भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 


१२७ 

१३४ 

१३५ 

१३५ 

१३५ 

१३५ 

१३५ 

१३५ 

१३५ 

१३७ 

१३७ 

१३८ 

१३८ 

१३८ 

१४५ 

१४५ 

१४६ 

१४६ 


संपादीत क्षेत्र 

( हे . आर . मध्ये ) 

२.८३ 


०.५५ 

०.८३ 

१.४१ 


०.५१ 

१.० ९ 

०.९ ३ 

०.९ ८ 

१.०४ 

०.४० 

४० 

०.२७ 

०.११ 

०.१७ 

०.९ ८ 

०.६ ९ 

०.१८ 


०.४३ 

एकुण १३.८० 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची दोन 

( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण ) 

प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय 
इमारत , निवासी वसाहतीसाठी मौ . भोकर ता . भोकर 
जिल्हा नांदेड . 


दिनांक : - १३/१०/२०२२ 
ठिकाण : - नांदेड 


प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय 
इमारत , निवासी वसाहतीसाठी मौ . भोकर ता . भोकर 
जिल्हा नांदेड . 

समाजाला होणार लाभ : सार्वजनिक विकास कामासाठी 


अनुसूची तीन 

( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 

गावाचे नाव- मौ . भोकर ता . भोकर जिल्हा नांदेड . 

- 

अ.क्र . 

भुमापन किंवा 
गट क्रमांक 
लागु नाही . 


संपादीत क्षेत्र 
( हे . आर . मध्ये ) 


अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


लागु नाही 
टिपः- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी लसिका , 
नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 


स्वा / 

जिल्हाधिकारी नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 


जिल्हाधिकारी नांदेड , यांजकडून 

अधिसूचना कलम १ ९ 

क्रमांक २०२१ / आरबी / डेस्क -३ / भूसं / सिआर -१० 

जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 


दिनांक -१३/१०/२०२२ 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक २०२१ / उजिअ / लसिका / सिआर -०२ ज्याअर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) 
व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना , 
क्रमांक १७ पान क्र . २०१२ वर दिनांक ०७-१३ एप्रिल , २०२२ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग भोकर विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , नांदेड ( जिल्हयाच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्या नंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


गावाचे नाव : - रिठ्ठा ता . भोकर जि . नांदेड 

अ.क्र . 

भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 


१ 


२ 

३ 

४ 


५ 


६ 

७ 


८ 


९ 


२१८ 

२२० 

२२० 

२२६ 

२२६ 

२६७ 

२६७ 

२६८ 

२६ ९ 


एकुण 


संपादीत क्षेत्र 

( हे.आर. मध्ये ) 

०.२८ 

०.०८ 


०.१८ 

०.१५ 

०.०७ 


दिनांकः- १३/१०/२०२२ 
ठिकाण : - नांदेड 


०.२५ 

०.०४ 


०.२७ 

०.०८ 


१.४० 


अनुसूची दोन 

( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण ) 
प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव मुदखेड ते भोकर राष्ट्रीय महामार्ग 
क्रमाकं १६१ ९ , २२ ते ४३ कि.मी. रस्त्याची सुधारणा 
करण्यासाठी मौ . रिठ्ठा ता . भोकर जिल्हा नांदेड . 


२४८ ९ 


प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव मुदखेड ते भोकर राष्ट्रीय महामार्ग 
क्रमाकं १६१ ९ , २२ ते ४३ कि.मी. रस्त्याची सुधारणा 
करण्यासाठी मौ . रिठ्ठा ता . भोकर जिल्हा नांदेड . 

समाजाला होणार लाभ : दळण- वळण 


अनुसूची तीन 
( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 

गावाचे नाव- मौ . रिठ्ठा ता . भोकर जिल्हा नांदेड . 

लागु नाही 
अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
लागु नाही 


स्वा / 
जिल्हाधिकारी नांदेड . 


२४ ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


क्रमांक २०२१ / आरबी / डेस्क -३ / भूसं / सिआर -६१ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 

दिनांक - १३/१०/२०२२ 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 

आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


६ 

जिल्हाधिकारी नांदेड . , यांजकडून 
अधिसूचना कलम १ ९ 


क्रमांक २०२१ / उजिअ / लसिका / सिआर - ०८ ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना , क्रमांक 
१२ पान क्र .५४० व ५४१ वर दिनांक ०५ - ११ मे , २०२२ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , 
या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
भोकर विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , नांदेड ( जिल्हयाच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्या नंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


१ 


अनुसूची एक 

( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 
गावाचे नावः- बाळापूर ता . धर्माबाद जि . नांदेड 
भुमापन किंवा 

अ.क्र . 

गट क्रमांक 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 


३ ९ ८ 

३ ९ ७ 

४० ९ 

४१० 

४१३ पैकी 

४१३ पैकी 

४१४ 


४१७/३ 

४१८/१ 

३ ९ ४ पैकी 

३ ९ ४ पैकी 

३ ९ ३ 


संपादीत क्षेत्र 
( हे . आर . मध्ये ) 

०.२३ 

०.१७ 

०.१७ 

०.१७ 

०.०६ 

०.०५ 


०.०२ 

०.०१ 

०.०१ 

०.०२ 

०.०४ 


श् : ९ र्ढ त र्दु & w 


१३ 


१४ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 
२३ 

२४ 
२५ 

२६ 

२७ 
२८ 

२ ९ 
३० 
३१ 

३२ 

३३ 

३४ 
३५ 

३६ 


३ ९ १ / १ 

३८५ पैकी 

३८५ पैकी 
३८५ पैकी 

३८४/२ 
४३० 

४३२ 

४३६ पैकी 

४३६ पैकी 

३८२ पैकी 
३८२ पैकी 


३८३/३ पैकी 

३८३/३ पैकी 

३८२/३ पैकी 


३७८ पैकी 

३७८ पैकी 

३७८ पैकी 

३७८ पैकी 

३७८ पैकी 

३७८ पैकी 

३७८ पैकी 

३७८ पैकी 

३७८ पैकी 

३७८ पैकी 


०.१२ 

०.२२ 

०.०६ 

०.०६ 

0.80 


०.०२ 

०.०१ 

०.०८ 

०.०१ 

०.६६ 

०.११ 

०.०७ 

०.०४ 

०.०५ 

०.०५ 

०.०७ 

०.०८ 

०.०१ 

०.०२४६ 

०.०२५६ 

०.०२५६ 

०.०३४० 

०.०२६६ 

०.०३ 

३.२६६४ 


एकुण 

अनुसूची दोन 

( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण ) 

प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव प्रमुख जिल्हा मार्ग -४१ वर नविन उड्डान 
पुलाच्या बांधकामासाठी मौजे बाळापूर तालुका धर्माबाद 
जिल्हा नांदेड . 


- 


भाग १ - पुरवणी 


प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव प्रमुख जिल्हा मार्ग -४१ वर नविन उड्डान 
पुलाच्या बांधकामासाठी मौजे बाळापूर तालुका धर्माबाद 
जिल्हा नांदेड . 

समाजाला होणार लाभ : दळण - वळण 


लागु नाही - 


अनुसूची तीन 

( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 

गावाचे नाव - मौ.बाळापूर ता . धर्माबाद जिल्हा नांदेड . 

अ.क्र . 

भुमापन किंवा 
गट क्रमांक 


संपादीत क्षेत्र 

( हे . आर . मध्ये ) 


अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


लागु नाही 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी लसिका , 
नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 

ठिकाण : - नांदेड , दिनांक : - १३/१०/२०२२ 


स्वा / 
जिल्हाधिकारी नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


दिनांक -१२/१०/२०२२ 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक २०२१ / उजिअ / लसिका / सिआर -० ९ ज्याअर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना , क्रमांक १३ पान 
क्र . ५४१ व ५४२ वर दिनांक ०५- ११ मे , २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना 
काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग भोकर विभागाच्या 
खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , नांदेड ( जिल्हयाच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्या 
नंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असुन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


SC wo 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका 
यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लसिका नांदेड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 

९९.९९ 
१११८.६७ 

१७ ९ .३० 

४७६.५० 

२००.२० 


अनुसूची एक 

( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 
गावाचे नाव : - उमरी ता . उमरी जि . नांदेड 
भुमापन किंवा 
गट क्रमांक 
११/१ 

अ.क्र . 

११/२ 

११/३ 

११/४ 

११/५ 

११/६ 

११/७ 


२ 


७ 

जिल्हाधिकारी नांदेड , यांजकडून 
अधिसूचना कलम १ ९ 


५ 


क्रमांक २०२१ / आरबी / डेस्क -३ / भूसं / सिआर -६२ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 


७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 


१३ 


१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 


११/८ 

११ / ९ 

११/१० 

११/११ 

११/१२ 

२४/१ 

२४/२ 

२४/३ 

२४/४ 

२४/५ 

२४/६ 


संपादीत क्षेत्र 

( चौ.मी. मध्ये ) 


.. 


२१.७२ 

२८.१७ 

७४.९ १ 

३६.२७ 


५ ९ .८८ 

२७.२७ 


३८.९ ६ 

०.७३ 

०.७८ 


१५ ९.९ ० 

६६५.३० 

०.५१ 


७ ९.९९ 

५४.३७ 

७०.०१ 


२२३.०२ 

०.९९ 

१७६.०१ बांधकाम 


३७.९९ खुले क्षेत्र 


१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 


३७ 

३८ 


३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 


४५ 

४६ 

४७ 


२४/७ 

२४/८ ते २१ 
२४/२२ 

२४/२३ 

४/१ 

४/२ 

४/३ 

४/४ 


४/५ 

५/१ 

२/१ 

२/२ 

२/३ 

२/४ 


२/५ 

२/६ 

२/७ 

२/८ 

२ / ९ 

२/१० 


७/१ 

७/२ 

७/३ 

७/४ 

७/५ 

१/१ 


१/२ 

१/३ 

१८०/१ 

एकुण 


५५.११ 

२५.४४ 


२०३७.०० 

५१४.७० 

३०७७.०० 

३११४.०० 

४३६.६० 

१५६.४० 

११५.२० 

४५७.४० 

१२२.३० 

१२०.७० 


१८१.९ ० 

२३२.३० 

२००.५० 

१२६.१० 

५३.३६ 

१३ ९ .१० 

२६६.७० 

५००.०० 

२४४.९ ० 

९ ८७.२० 

५५ ९ .६० 

१३२७.०० 

१८८८२.०५ 


अनुसूची दोन 

( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण ) 

प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव उमरी रेल्वे पूल एल . सी . १६६ च्या 
बांधकामासाठी मौ . उमरी ता . उमरी जि . नांदेड . 


• लागु नाही - 


कल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव उमरी रेल्वे पूल एल . सी . १६६ च्या 
बांधकामासाठी मौ . उमरी ता . उमरी जि . नांदेड . 

समाजाला होणार लाभ : दळण - वळण 


अनुसूची तीन 

( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 

गावाचे नाव - मौ . उमरी ता . उमरी जिल्हा नांदेड . 

अ.क्र . 

भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 


दिनांक : - १२/१०/२०२२ 

ठिकाण : - नांदेड 


२४ ९ १ 


संपादीत क्षेत्र 

( चौ . मी .. मध्ये ) 


अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


लागु नाही 

टिपः- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी लसिका , 
नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 


स्वा / 
जिल्हाधिकारी नांदेड . 


२४ ९ २ 


पहा : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


८ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

१ ) श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ४७४४/२१ , दिनांक ०७ ऑक्टोंबर , 
२०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


- 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ४८५२/२०२१ . - श्री . एस . डी . पाटील , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ११ ऑक्टोंबर , २०२१ ते दिनांक १४ ऑक्टोंबर , 
२०२१ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक १० ऑक्टोबर , 
२०२१ आणि रजेपुढील दिनांक १५ ऑक्टोबर , २०२१ या दोन दिवसांच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक ० ९ ऑक्टोबर , २०२१ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १६ ऑक्टोबर , २०२१ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानतंर श्री . एस . डी . पाटील , हे ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पाहतील . 

५ 

जर श्री . एस . डी . पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . व्ही . 
बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
उस्मानाबाद : ० ९ ऑक्टोबर , २०२१ . 


५ 


वे 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) श्री . एम . बी . कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कळंब यांचे पत्र जा . क्र . ४४२१/२१ , दिनांक ० ९ ऑक्टोंबर , २०२१ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
ई - मेल संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ४८५३/२०२१ . श्री . एम . बी . कुडते , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब 
यांची दिनांक ११ ऑक्टोंबर , २०२१ ते दिनांक १३ ऑक्टोंबर , २०२१ या 
( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक १० ऑक्टोबर , 
२०२१ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , 
दिनांक ० ९ ऑक्टोबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
१४ ऑक्टोबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 

- 


भाग १ - पुरवणी 

रजेवरुन परत आल्यानतंर श्री . एम . बी . कुडते , हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , कळंब म्हणून काम पाहतील . 


जर श्री . एम . बी . कुडते , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . एम . बी . कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १० ऑक्टोंबर , 
२०२१ रोजीचा कार्यभार हा श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्याकडे आणि दिनांक 
११ ऑक्टोबर , २०२१ ते दिनांक १३ ऑक्टोबर , २०२१ रोजीचा कार्यभार हा 
श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 

२ 

उस्मानाबाद : ० ९ ऑक्टोबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय , उस्मानाबाद आदेश क्र . काव्या / ( प्रशा ) / 
४८५३/२१ , दिनांक ० ९ ऑक्टोबर , २०२१ 


२ ) श्री . एम . बी . कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कळंब यांचे पत्र जा . क्र . ४४६ ९ / २१ , दिनांक १२ ऑक्टोंबर , २०२१ 
अन्वये प्राप्त झालेला ई - मेल संदेश . 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ४ ९ २८ / २०२१. श्री . एम . बी . कुडते , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब 
यांची संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये मंजूर करण्यांत आलेली दिनांक ११ 
ऑक्टोंबर , २०२१ ते दिनांक १३ ऑक्टोंबर , २०२१ या ( ०३ ) तीन दिवसांची 
अर्जित रजा ( रजेमागील दिनांक १० ऑक्टोबर , २०२१ या एक दिवसांच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) यापैकी दिनांक १२ व १३ ऑक्टोबर , २०२१ या ( ०२ ) 
दोन दिवसांची अर्जित रजा अर्जदाराच्या विनंती अर्जावरुन या आदेशान्वये 
रद्द करण्यांत येते . 

उस्मानाबाद : १२ ऑक्टोबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


११ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , तुळजापूर यांचे पत्र जा . क्र . ३०२ ९ / २१ , दिनांक ०५ ऑक्टोबर , 
२०२१ अन्वये प्राप्त झालेला अर्ज . 


२ ) श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , तुळजापूर यांचे पत्र जा . क्र . ३०३२/२१ , दिनांक ०६ ऑक्टोबर , 
२०२१ अन्वये प्राप्त झालेला अर्ज . 


३ ) श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , तुळजापूर पत्र जा . क्र . ३० ९ १ / २१ , दिनांक ० ९ ऑक्टोंबर , 
२०२१ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील परावर्तीत रजेचा 
अर्ज . ( सोबत- विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ 
प्रमाणपत्र ) 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ४ ९ २ ९ / २०२१ . श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर 
यांची दिनांक ०४ ऑक्टोंबर , २०२१ ते दिनांक ०८ ऑक्टोंबर , २०२१ या 
( ०५ ) पाच दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परावर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -६१ , नुसार कार्योत्तर मंजूर करण्यांत 
येवुन , सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्यास कार्योत्तर परवानगी देण्यांत 
येते . 


रजेवरुन परत आल्यानतंर श्री . आर . बी . खंदारे , हे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर म्हणून 
काम पाहत आहेत . 


जर श्री . आर . बी . खंदारे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर यांच्या सदरील परीवर्तीत रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती एम . पी . जसवंत , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर 
यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद : १२ ऑक्टोबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२४ ९ ३ 


१२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

पहा : - १. सौ . एस . एस . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . ४१२०/२०२१ , दिनांक १२ ऑक्टोबर , 
२०२१ अन्वये प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
ई - मेल संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ४ ९ ३० / २०२१ : - सौ . एस . एस . चव्हाण , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा 
यांची दिनांक २० ऑक्टोबर , २०२१ ते दिनांक २३ ऑक्टोबर , २०२१ या 
( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम- ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक १५ ऑक्टोबर , २०२१ 
ते दिनांक १ ९ ऑक्टोबर , २०२१ आणि रजेपुढील दिनांक २४ ऑक्टोबर , 
२०२१ या सहा दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , 
दिनांक १४ ऑक्टोबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२५ ऑक्टोबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . एस . एस . चव्हाण , या २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा 
म्हणून काम पाहतील . 


जर सौ . एस . एस . चव्हाण , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
उमरगा म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

२ 

( दोन ) 

सौ . एस . एस . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १५ 
ऑक्टोबर , २०२१ ते दिनांक १ ९ ऑक्टोबर , २०२१ रोजीपर्यतचा कार्यभार हा 
श्री . एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा यांच्याकडे आणि २० ऑक्टोबर , २०२१ 
ते दिनांक २४ ऑक्टोबर , २०२१ रोजीपर्यतचा कार्यभार हा श्री . ए . डी . 
पाटील , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 

उस्मानाबाद : १२ ऑक्टोबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२४ ९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


१३ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा : - १. श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र क्र . ७१५२/२०२१ , दिनांक २३ ऑक्टोबर , २०२१ रोजी 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५०५५ / २०२१ : - श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांची दिनांक २१ ऑक्टोबर , २०२१ ते दिनांक 
२३ ऑक्टोबर , २०२१ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम- ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक 
१ ९ व २० ऑक्टोबर , २०२१ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यात येवुन , दिनांक १ ९ ऑक्टोबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पासून ते दिनांक २३ ऑक्टोबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एच . मखरे , या जिल्हा न्यायाधीश 
२ , उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 

जर श्रीमती एन . एच . मखरे , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 
( दोन ) 


श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
व त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला न्यायाधीश , कौटुंबिक न्यायालय , उस्मानाबाद 
यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार व त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला अति . 
सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , उस्मानाबाद यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक १ ९ व २० ऑक्टोबर , २०२१ रोजीचा कार्यभार हा 
श्री . एम . आर . नेरलेकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : २३ ऑक्टोबर , २०२१ . 


स्वाक्षरीत , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय , उस्मानाबाद आदेश क्र . काव्या / ( प्रशा ) / 
४७०२/२१ , दिनांक ०१ ऑक्टोबर , २०२१ . 

२ ) जिल्हा न्यायालय , उस्मानाबाद आदेश क्र . काव्या / ( प्रशा ) / 
४ ९ ३३ / २१ , दिनांक १३ ऑक्टोबर , २०२१ . 

३ ) श्री . एम . आर . सोवनी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
परंडा यांचे पत्र जा . क्र . ३५६४/२१ , दिनांक २० ऑक्टोंबर , २०२१ 
अन्वये प्राप्त झालेला ई - मेल संदेश . 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५००२ / २०२१ . - श्री . एम . आर . सोवनी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा 
यांची संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये दिनांक ०५ ऑक्टोंबर , २०२१ ते 
दिनांक १६ ऑक्टोंबर , २०२१ या ( १२ ) बारा दिवसांची अर्जित रजा ( रजेपुढील 
दिनांक १७ ऑक्टोबर , २०२१ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 


भाग १ - पुरवणी 

मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक ०४ ऑक्टोबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १८ ऑक्टोबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात आलेली होती . 


संदर्भीय आदेश क्र . ०२ अन्वये उस्मानाबाद मुख्यालयातील तसेच 
जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालय व त्यांचे कार्यालयाकरीता दिनांक 
१६ ऑक्टोबर , २०२१ आणि दिनांक १८ ऑक्टोबर , २०२१ रोजी सुट्टी 
जाहिर करण्यात आलेली होती . 


त्यामुळे श्री . एम . आर . सोवनी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा यांची संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये 
मंजूर करण्यात आलेली दिनांक ०५ ऑक्टोंबर , २०२१ ते दिनांक 
१६ ऑक्टोंबर , २०२१ या ( १२ ) बारा दिवसांची अर्जित रजा ( रजेपुढील 
दिनांक १७ ऑक्टोबर , २०२१ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
यापैकी दिनांक १५ व १६ ऑक्टोबर , २०२१ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित 
रजा अर्जदाराच्या विनंती अर्जावरुन या आदेशान्वये रद्द करण्यांत येवुन , 
अर्जित रजेच्या खाती जमा करण्यांत येते . 
उस्मानाबाद : २१ ऑक्टोबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) श्री . एम . आर . नेरलेकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ५०५ ९ / २१ , दिनांक २५ ऑक्टोंबर , २०२१ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५१२४ / २०२१ . श्री . एम . आर . नेरलेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , उस्मानाबाद यांची दिनांक २७ ऑक्टोंबर , २०२१ ते 
दिनांक ३० ऑक्टोंबर , २०२१ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , मंजूर करण्यांत 
येवून , सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानतंर श्री . एम . आर . नेरलेकर , हे जिल्हा 
न्यायाधीश –१ , उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 


जर श्री . एम . आर . नेरलेकर , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . एम . आर . नेरलेकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यांत येतो . 

उस्मानाबाद : २६ ऑक्टोबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


१६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

पहा : - १. श्रीमती टी . व्ही . गवई , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ५० ९९ / २०२१ , दिनांक २५ ऑक्टोबर , 
२०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५१३८ / २०२१ : - श्रीमती टी . व्ही . गवई , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक २७ ऑक्टोबर , २०२१ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०२१ या 
( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम- ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०२१ 
ते ०७ नोव्हेंबर , २०२१ या आठ दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यात येवुन , दिनांक २६ ऑक्टोबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ०८ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती टी . व्ही . गवई , या ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून 
काम पाहतील . 


जर श्रीमती टी . व्ही . गवई , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

श्रीमती टी . व्ही . गवई , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक 
२७ ऑक्टोबर , २०२१ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०२१ रोजीपर्यंतचा कार्यभार 
हा श्री . यु . एस . इवरे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि दिनांक 
३१ ऑक्टोबर , २०२१ ते दिनांक ०७ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीपर्यंतचा कार्यभार 
हा श्री . व्ही . बी . शेट्टी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : २६ ऑक्टोबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२४ ९ ५ 


१७ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) श्री . एस . डी . पाटील ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 

J 


J 


स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ५१८६/२१ , दिनांक २८ ऑक्टोंबर , 
२०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात – 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५२०५ / २०२१ . श्री.एस. डी . पाटील , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ०८ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक १० नोव्हेंबर , 
२०२१ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक ३१ ऑक्टोबर , 
२०२१ ते दिनांक ०७ नोव्हेंबर , २०२१ या आठ दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
११ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


५ 


वे 


रजेवरुन परत आल्यानतंर श्री . एस . डी . पाटील , हे ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पाहतील . 

जर श्री . एस . डी . पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक 
३१ ऑक्टोबर , २०२१ ते दिनांक ०१ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीचा कार्यभार हा 
श्रीमती एस . एस . माने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे , दिनांक ०२ व 
०३ नोव्हेंबर , २०२१ , दिनांक ०५ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीचा कार्यभार हा 
श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे , ०४ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीचा 
कार्यभार हा श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे , दिनांक 
०६ व ०७ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीचा कार्यभार हा श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि दिनांक ०८ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक 
११ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीपर्यंतचा कार्यभार हा श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : २ ९ ऑक्टोबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२४ ९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 

( दोन ) 

श्रीमती एम . डी . चराटे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा 
यांच्या सदरील परावर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा सौ . एस . ए . कानशिडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व व 
अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद : ३० ऑक्टोबर , २०२१ . 


१८ 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा : - १. श्रीमती एन . एस . सराफ , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लोहारा यांचे पत्र जा . क्र . १३८४/२०२१ , दिनांक २० ऑक्टोबर , 
२०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परावर्तीत 
रजेचा अर्ज ( सोबत- विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व 
स्वास्थ प्रमाणपत्र . ) 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५२३७ / २०२१ : - श्रीमती एन . एस . सराफ , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , लोहारा यांची 
दिनांक ११ ऑक्टोबर , २०२१ ते दिनांक १४ ऑक्टोबर , २०२१ या ( ०४ ) चार 
दिवसांची वैद्यकीय कारणावरून परावर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम- ६१ नुसार कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एस . सराफ , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , लोहारा म्हणुन काम पहातील . 

जर श्रीमती एन . एस . सराफ , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , लोहारा 
म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

श्रीमती एन . एस . सराफ , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , लोहारा यांच्या सदरील परावर्तीत रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद : ३० ऑक्टोबर , २०२१ . 


श्रीमती एन . एच . मखरे , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१ ९ 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

पहाः- १. श्रीमती एम . डी . चराटे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . १७ ९ ० / २०२१ , दिनांक २८ ऑक्टोबर , 
२०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परावर्तीत 
रजेचा अर्ज ( सोबत- विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व 
स्वास्थ प्रमाणपत्र . ) 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

- 

क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५२३८ / २०२१ : - श्रीमती एम . डी . चराटे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांची दिनांक २५ ऑक्टोबर , २०२१ ते 
दिनांक २७ ऑक्टोबर , २०२१ या ( ०३ ) तीन दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन 
परावर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम 
६१ नुसार मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . डी . चराटे , या दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उमरगा म्हणुन काम पहातील . 

जर श्रीमती एम . डी . चराटे , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 


भाग १ - पुरवणी 


श्रीमती एन . एच . मखरे , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

पहाः- १. श्रीमती एस . एस . माने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ५० ९ ४ / २०२१ , दिनांक २५ ऑक्टोबर , 
२०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात – 

क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५२०६ / २०२१ : - श्रीमती एस . एस . माने , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ०८ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक ११ नोव्हेंबर , 
२०२१ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार ( रजेमागील दिनांक ०२ नोव्हेंबर , 
२०२१ ते दिनांक ०७ नोव्हेंबर , २०२१ या सहा दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
दिनांक ०२ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वीपासून ते दिनांक १२ 
नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एस . माने , या ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणुन काम पहातील . 

जर श्रीमती एस . एस . माने , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

श्रीमती एस . एस . माने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक 
०२ व ०३ नोव्हेंबर , २०२१ , दिनांक ०५ नोव्हेंबर , २०२१ आणि दिनांक ०८ 
नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीपर्यंतचा कार्यभार हा 
श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे , दिनांक ०४ नोव्हेंबर , २०२१ , 
रोजीचा कार्यभार हा श्री जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
आणि दिनांक ०६ व ०७ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीचा कार्यभार हा 
श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
उस्मानाबाद : २ ९ ऑक्टोबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 
२४ ९ ७ 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती टी . व्ही . गवई , या ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून 
काम पाहतील . 

जर श्रीमती टी . व्ही . गवई , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


२१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

श्री . एस . जी . बावकर , सद दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
परंडा यांचे पत्र जा . क्र . १४४१ / २१ , दिनांक ० ९ नोव्हेंबर , २०२१ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल 
संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५४४५ / २०२१ . श्री . एस . जी . बावकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
परंडा यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक २० नोव्हेंबर , २०२१ या 
( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , मंजूर करण्यात येवून , दिनांक १७ 
नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० नोव्हेंबर , 
२०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


- 


रजेवरुन परत आल्यानतंर श्री . एस . जी . बावकर , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , परंडा म्हणून 
काम पाहतील . 

जर श्री . एस . जी . बावकर , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
परंडा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . एस . जी . बावकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , परंडा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या 
कालावधीत यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ . यु . व्ही . इंदापुरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , परंडा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : १६ नोव्हेंबर , 

२०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

पहा : - १. श्रीमती टी . व्ही . गवई , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ५५१०/२०२१ , दिनांक १३ नोव्हेंबर , 
२०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५४२७ / २०२१ : - श्रीमती टी . व्ही . गवई , ४ थे 
/ ५४२७ / २०२१ 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक १५ व १६ नोव्हेंबर , २०२१ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , मंजूर 
करण्यात येवुन , दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पासून ते दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


( दोन ) 

श्रीमती टी . व्ही . गवई , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . यु . एस . इवरे , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : १५ नोव्हेंबर , 
२०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . HKW / ( Admn . ) / 7682/21 , 
दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२१ . 


२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५३२ ९ / २१ , 
दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२१ . 


३. श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र क्र . ५४१०/२०२१ , दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५४२८ / २०२१ : - श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद यांची दिनांक १६ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक 
१८ नोव्हेंबर , २०२१ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम- ५० नुसार , मंजूर करण्यांत येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एच . मखरे , या जिल्हा न्यायाधीश 
३ , उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 

जर श्रीमती एन . एच . मखरे , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 
( दोन ) 

श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार व संदर्भीय 
आदेश क्र . ०१ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला न्यायाधीश , कौटुंबिक 
न्यायालय , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार आणि संदर्भीय आदेश 
क्र . ०२ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला जिल्हा न्यायाधीश –२ , उस्मानाबाद 
यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एम . आर . नेरलेकर , जिल्हा 
न्यायाधीश –२ , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : १५ नोव्हेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२४ ९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


२४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

जिल्हा न्यायालय , उस्मानाबाद आदेश क्र . काव्या / ( प्रशा ) / 
५२८१/२१ , दिनांक ० ९ नोव्हेंबर , २०२१ . 

२ ) 

श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ५५६५/२१ , दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०२१ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित 
रजेचा अर्ज . 


पहा : - १ ) 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५४८१ / २०२१ - श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक १४ नोव्हेंबर , २०२१ ते 
दिनांक १६ नोव्हेंबर , २०२१ या ( ०३ ) तीन दिवसांची वाढीव अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , मंजूर 
करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . पी . बी . पोरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
( दोन ) 

श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील वाढीव अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . व्ही . आर . दासरी सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद : १७ नोव्हेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१ ) श्री . आय . जी . महादेवकोळी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , परंडा यांचे पत्र जा . क्र . ४२०३/२१ , दिनांक 
१६ नोव्हेंबर , २०२१ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा ई - मेल संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५४८३ / २०२१ . - श्री . आज . जी . महादेवकोळी , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
परंडा यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक २० नोव्हेंबर , २०२१ या 
( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम –५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०२१ या 
एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक 
१७ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२२ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


भाग १ - पुरवणी 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आज . जी . महादेवकोळी , हे ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा 
म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . आज . जी . महादेवकोळी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
परंडा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . आज . जी . महादेवकोळी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एस . पी . राचकर , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
परंडा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : १७ नोव्हेंबर , २०२१ . 


पहा 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

१ ) श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर , कळंब यांचे पत्र जा . क्र . ५० ९ ४ / २१ , दिनांक 
२३ नोव्हेंबर , २०२१ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा ई - मेल संदेश . 


- 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५६३० / २०२१. श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब 
यांची दिनांक २४ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०२१ या ( ०४ ) 
चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम – ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०२१ या एक 
दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक २३ नोव्हेंबर , 
२०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २ ९ नोव्हेंबर , २०२१ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 

येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , या २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब म्हणून 
काम पहातील . 


जर श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . 
वर्ग , कळंब म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 

व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एम . बी . कुडते , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : २३ नोव्हेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


२७ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) सौ . व्ही . बी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , भूम 
यांचे पत्र जा . क्र . १ ९ ३३ / २१ , दिनांक २० नोव्हेंबर , २०२१ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५६१४ / २०२१ . सौ . व्ही . बी . पाटील , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम 
यांची दिनांक २२ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक २४ नोव्हेंबर , २०२१ या ( ०३ ) 
तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम –५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक २१ नोव्हेंबर , 
या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , 
दिनांक २० नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

२०२१ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . व्ही . बी . पाटील , या सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम म्हणून 
काम पहातील . 


जर सौ . व्ही . बी . पाटील , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
भूम म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

सौ . व्ही . बी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या सुट्टीच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . आय . एम . नाईकवाडी , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : २२ नोव्हेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२८ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१ ) श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ५५६६ / २१ , दिनांक १७ नोव्हेंबर , 
२०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परावर्तित रजेचा 
अर्ज . 


२ ) श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ५७०२/२१ , दिनांक २२ नोव्हेंबर , 
२०२१ अन्वये सादर केलेले विहीत नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व 

स्वास्थ प्रमाणपत्र . 


२४ ९९ 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५६१६/२०२१ . श्री . व्ही . आर . दासरी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक २० नोव्हेंबर , 
२०२१ या ( ०३ ) तीन दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परावर्तीत रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ६१ नुसार , ( रजेपुढील 
दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०२१ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून काम 
पहात आहेत . 


जर श्री . व्ही . आर . दासरी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील परावर्तीत 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . पी . बी . पोरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद : २२ नोव्हेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२ ९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ५६२०/२१ , दिनांक १८ नोव्हेंबर , 
२०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५६१७ / २०२१ . - श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक २४ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक २६ नोव्हेंबर , २०२१ 
या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम –५० नुसार , मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक २३ नोव्हेंबर , 
२०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०२१ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत 
येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जी . ए . देशपांडे , हे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 


२५०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 

३१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - श्री . आय . एम . नाईकवाडी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
भूम यांचे पत्र जा . क्र . १ ९ ३५ / २१ , दिनांक २० नोव्हेंबर , २०२१ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 
आदेश 


न्यायदंडाधिकारी , 

जर श्री . जी . ए . देशपांडे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
( दोन ) 


श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती एस . एस . माने , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
उस्मानाबाद : २२ नोव्हेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ५३२२/२१ , दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२१ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५३२ ९ / २१ , दिनांक 
११ नोव्हेंबर , २०२१ . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात – 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५६१८ / २०२१ . श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा 
न्यायाधीश –२ , उस्मानाबाद यांची संदर्भीय आदेश क्र . ०२ अन्वये दिनांक 
१२ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक २० नोव्हेंबर , २०२१ रोजीची ( ० ९ ) नऊ 
दिवसांची फक्त रजा ( रजेपुढील दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०२१ या एक 
दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक ११ नोव्हेंबर , 
२०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २२ नोव्हेंबर , २०२१ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत 
आलेली होती , तसेच श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यांत आलेला होता . 


श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद यांचे सदरील 
रजेचे स्वरुप मुळ सेवापुस्तक प्राप्त झालेनंतर जाहीर करण्यात येईल असे 
संदर्भ क्र . ०२ अन्वये आदेशीत करण्यात आले होते . त्यांचे मुळ सेवापुस्तक 
या कार्यालयात प्राप्त झाले असुन त्यांनी संदर्भीय अर्जानुसार दिनांक 
१२ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक २० नोव्हेंबर , २०२१ रोजीची ( ० ९ ) नऊ 
दिवसांची उपभोगलेली रजा ( रजेपुढील दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०२१ या एक 
दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम –५० नुसार , या आदेशान्वये अर्जित रजा म्हणून घोषीत 
करण्यांत येत आहे . 

उस्मानाबाद : २२ नोव्हेंबर , 


२०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


भाग १ - पुरवणी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


- 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) /५६५७/२०२१.- श्री . आय . एम . नाईकवाडी , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम यांची दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०२१ ते 
दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीची ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , मंजूर 
करण्यात येवुन , सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत 

येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आय . एम . नाईकवाडी , हे दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . आय . एम . नाईकवाडी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


श्री . आय . एम . नाईकवाडी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा सौ . व्ही . बी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
उस्मानाबाद : २४ नोव्हेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कळंब यांचे 
पत्र जा . क्र . ५०४७/२१ , दिनांक २२ नोव्हेंबर , २०२१ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५६५८ / २०२१ - श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांची दिनांक 
१५ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक २० नोव्हेंबर , २०२१ या ( ०६ ) सहा दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम -५० 
नुसार , ( रजेपुढील दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०२१ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


औरंगाबाद विभाग 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . डी . ठोंबरे , हे दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब म्हणून काम पहात आहेत . 
जर श्री . एम . डी . ठोंबरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब म्हणून कार्यरत 
राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , कळंब यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एम . बी . कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद : २४ नोव्हेंबर , 


२०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) सौ . एस . ए . कानशिडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . १ ९ ६० / २१ , दिनांक २५ नोव्हेंबर , 
२०२१ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
ई - मेल संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) /५७०१/२०२१.- सौ . एस . ए . कानशिडे , 
सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उमरगा यांची दिनांक २ ९ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक ०१ डिसेंबर , २०२१ या 
( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम –५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०२१ 
या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , 
दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पासून ते 
दिनांक ०२ डिसेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . एस . ए . कानशिडे , या सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा 
म्हणून काम पहातील . 

जर सौ . एस . ए . कानशिडे , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उमरगा म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 


· 


सौ . एस . ए . कानशिडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्रीमती एम . डी . चराटे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : २६ नोव्हेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५०१ 


३४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

पहा : - १. श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र क्र . ५७३८/२०२१ , दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

J 

क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५७४८ / २०२१ : - श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद यांची दिनांक २ ९ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक 
०४ डिसेंबर , २०२१ या ( ०६ ) सहा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम- ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक 
२८ नोव्हेंबर , २०२१ आणि रजेपुढील दिनांक ०५ डिसेंबर , २०२१ या दोन 
दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक २७ नोव्हेंबर , 
२०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०६ डिसेंबर , २०२१ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत 
येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एच . मखरे , या जिल्हा न्यायाधीश -३ , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 

जर श्रीमती एन . एच . मखरे , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
जिल्हा न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो . 

उस्मानाबाद : २७ नोव्हेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१ ) सौ . यु . व्ही . इंदापुरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , परंडा 
यांचे पत्र जा . क्र . १६३२ / २१ दिनांक २६ नोव्हेंबर , २०२१ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील परावर्तीत रजेचा अर्ज . 
( सोबत विहीत नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . ) 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५७५०/२०२१ - सौ . यु . व्ही . इंदापुरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , परंडा यांची मंजूर करण्यात आलेली दिनांक 
२२ व २३ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीची ( ०२ ) दोन दिवसांची नैमित्तीक रजा रद्द 
करण्यात येवुन , त्यांची दिनांक २२ नोव्हेंबर , २०२१ ते २५ नोव्हेंबर , २०२१ 
या ( ०४ ) चार दिवसांची वैद्यकीय कारणावरून परावर्तीत रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ६१ नुसार , कार्योत्तर मंजूर 
करण्यांत येते . 


२५०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . यु . व्ही . इंदापुरे , या दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , परंडा म्हणून काम पहात आहेत . 


जर सौ . यु . व्ही . इंदापुरे , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , परंडा म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 


सौ . यु . व्ही . इंदापुरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , परंडा यांच्या 
सदरील परावर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . एस . जी . बावकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , परंडा यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद : २७ नोव्हेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - १ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र क्र . ५ ९ ११ / २१ , दिनांक ०७ डिसेंबर , २०२१ , रोजी सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात – 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) /५९४७/२०२१.- श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा 
न्यायाधीश –२ , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०७ डिसेंबर , २०२१ ते दिनांक १० 
डिसेंबर , २०२१ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० नुसार , मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . जी . मोहिते , हे जिल्हा न्यायाधीश - २ , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . व्ही . जी . मोहिते , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश –२ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक ०७ डिसेंबर २०२१ आणि दिनांक ० ९ व १० डिसेंबर , 
२०२१ या रोजीचा कार्यभार हा श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश 
–३ , उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि दिनांक ०८ डिसेंबर , २०२१ रोजीचा 
कार्यभार हा श्री . एम . आर . नेरलेकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 

उस्मानाबाद : ०७ डिसेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


भाग १ - पुरवणी 


३७ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१. श्री . जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . HWK / ( Admn ) / 7896 / 21 , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०२१ 


२. श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह जिल्हा दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ७०२१/२१ , दिनांक 
०७ डिसेंबर , २०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


- 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५ ९ ५८ / २०२१ . - श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे 
सह जिल्हा दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०३ डिसेंबर , २०२१ ते दिनांक 
०६ डिसेंबर , २०२१ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम – ५० नुसार , कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येवुन , सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्यास कार्योत्तर परवानगी 
देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . पाटील , हे ५ वे सह जिल्हा 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्री . एस . डी . पाटील हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे 
सह जिल्हा दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह जिल्हा दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद : ०८ डिसेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 
२५०३ 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . बी . पोरे , हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . पी . बी . पोरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
( दोन ) 


३८ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ७०३४/२१ , दिनांक 
०७ डिसेंबर , २०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ६०५१ / २०२१ : - श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक १३ डिसेंबर , २०२१ ते दिनांक १६ डिसेंबर , २०२१ 
या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम –५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक १२ डिसेंबर , २०२१ 
या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक ११ 
डिसेंबर , २०२१ रोजी लोकन्यायालयाचे कामकाज संपल्यानंतर पासून ते 
दिनांक १७ डिसेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . बी . घाडगे , हे ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . व्ही . बी . घाडगे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : १० डिसेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३ ९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . पी . बी . पोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ७१३७/२१ , दिनांक १० डिसेंबर , 
२०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
प्रमुख 
करितात – 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ६०५२/२०२१ . श्री . पी . बी . पोरे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक १३ डिसेंबर , २०२१ ते 
दिनांक १५ डिसेंबर , २०२१ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील 
दिनांक १२ डिसेंबर , २०२१ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यात येवुन , दिनांक ११ डिसेंबर , २०२१ रोजी लोकन्यायालयाचे कामकाज 
संपल्यानंतर पासून ते दिनांक १६ डिसेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


श्री . पी . बी . पोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : १० डिसेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१. श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ७१२८/२१ दिनांक १० डिसेंबर , 
२०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात – 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ६०५३ / २०२१ . - श्री . व्ही . आर . दासरी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक १३ डिसेंबर , २०२१ ते दिनांक १ जानेवारी , २०२२ 
या ( २० ) वीस दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम –५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक १२ डिसेंबर , २०२१ 
आणि रजेपुढील दिनांक ०२ जानेवारी , २०२१ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक ११ डिसेंबर , २०२१ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०३ जानेवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . आर . दासरी , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . व्ही . आर . दासरी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : १० डिसेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती टी . व्ही . गवई , या ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून 
काम पाहतील . 


४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१. श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ७०००/२१ , दिनांक ०६ डिसेंबर , 
२०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५८७५/२०२१ . श्री . व्ही . आर . दासरी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ७ डिसेंबर , २०२१ ते दिनांक ९ डिसेंबर , २०२१ 
या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक 
०६ डिसेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
१० डिसेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यांत येते . 


- 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . आर . दासरी , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . व्ही . आर . दासरी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्रीमती एस . एस . माने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : ०६ डिसेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४२ 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

पहा : - १. श्रीमती टी . व्ही . गवई , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ५ ९ ६३ / २०२१ , दिनांक 
१ डिसेंबर , २०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परावर्तीत 
रजेचा अर्ज 

( सोबत विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . ) 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५८४१ / २०२१ : - श्रीमती टी . व्ही . गवई , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक २७ व २८ नोव्हेंबर , २०२१ या ( ०२ ) दोन दिवसांची वैद्यकीय 
कारणावरुन परावर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम- ६१ नुसार , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


जर श्रीमती टी . व्ही . गवई , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 

४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

श्रीमती टी . व्ही . गवई , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या सदरील परावर्तीत रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . यु . एस . इवरे , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद : ०३ डिसेंबर , २०२१ . 


एम . आर . नेरलेकर , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४३ 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ५ ९ ३० / २१ , दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०२१ अन्वये 
सादर केलेला परावर्तीत रजेचा अर्ज . 


२. श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ६० ९ ० / २१ , दिनांक ०४ डिसेंबर , २०२१ अन्वये सादर 
केलेला विहित नमुन्यातील परावर्तीत रजेचा अर्ज . 

( सोबत - विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . ) 


३. जिल्हा न्यायालय पत्र क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ५ ९ ०४ / २१ , दिनांक 
०६ डिसेंबर , २०२१ . 


४. श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ७०२२/२१ , दिनांक ०७ डिसेंबर , २०२१ अन्वये 
सादर केलेला अर्ज 


५. जिल्हा न्यायालय पत्र क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ६०६८/२१ , दिनांक 
१० डिसेंबर , २०२१ . 


६. श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ७१६ ९ / २१ , दिनांक १० डिसेंबर , २०२१ अन्वये 
सादर केलेला अर्ज . ( सोबत – वैद्यकीय प्रमाणपत्र . ) 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ६१६६/२०२१ . श्री . पी . बी . पोरे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०२१ ते 
दिनांक ०३ डिसेंबर , २०२१ या ( ०४ ) चार दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन 
परावर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम –६१ नुसार , मंजूर करण्यात येवुन , सदरील कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्यास कार्योत्तर परवानगी देण्यांत येते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


औरंगाबाद विभाग 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . बी . पोरे , हे दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . पी . बी . पोरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
( दोन ) 

श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील परावर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद : ०४ डिसेंबर , २०२१ . 


एम . आर . नेरलेकर , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) सौ . व्ही . बी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , भूम 
यांचे पत्र जा . क्र . १२८१/२१ , दिनांक १५ डिसेंबर , २०२१ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ६२०७/२०२१ - सौ . व्ही . बी . पाटील , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त 
व . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम 
यांची दिनांक २० डिसेंबर , २०२१ ते दिनांक २२ डिसेंबर , २०२१ या ( ०३ ) 
तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम – ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०२१ 
या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , 
दिनांक १८ डिसेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक २३ डिसेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . व्ही . बी . पाटील , या सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम म्हणून 
काम पहातील . 


जर सौ . व्ही . बी . पाटील , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
भूम म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

सौ . व्ही . बी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . आय . एम . नाईकवाडी , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : १६ डिसेंबर , 
२०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५०५ 


४५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ५५३०/२१ , दिनांक १५ नोव्हेंबर , 
२०२१ अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील परावर्तीत रजेचा 
अर्ज . 


२. श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचा दिनांक १ ९ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी प्राप्त 
झालेला वाढीव परावर्तीत रजेबाबतचा ई - मेल संदेश . 


३. श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ५८१४/२१ , दिनांक २५ नोव्हेंबर , 
२०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परावर्तीत रजेचा 
अर्ज . 


( सोबत - विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्राची 
छायांकित प्रत . ) 


४. श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांनी दिनांक ०८ डिसेंबर , २०२१ रोजी सादर 
केलेले विहीत नमुन्यातील मुळ वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ६१२ ९ / २०२१- श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक २४ नोव्हेंबर , २०२१ 
या ( १० ) दहा दिवसांची वैद्यकीय कारणावरून परावर्तीत रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम -६१ नुसार , मंजूर करण्यात 
येवुन , सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्यास कार्योत्तर परवानगी देण्यांत 
येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . पाटील , हे ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्री . एस . डी . पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील परावर्तीत 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती एस . एस . माने , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद : १४ डिसेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 

२०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०३ जानेवारी , २०२२ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्यास परवानगी देण्यांत 

येते . 


४६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ७५८३/२१ दिनांक २३ डिसेंबर , २०२१ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


- 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ६४२६/२०२१ . श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक ३१ डिसेंबर , २०२१ व 
दिनांक ०१ जानेवारी , २०२२ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील 
दिनांक ०२ जानेवारी , २०२२ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यात येवुन , दिनांक ३० डिसेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ०३ जानेवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . बी . पोरे , हे दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . पी . बी . पोरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
उस्मानाबाद : २३ डिसेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४७ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ७३२ ९ / २१ , दिनांक १६ डिसेंबर , 
२०२१ अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ६४२७/२०२१ . - श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक २७ डिसेंबर , २०२१ ते दिनांक ०१ जानेवारी , 
२०२२ या ( ०६ ) सहा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक २५ व २६ 
डिसेंबर , २०२१ आणि रजेपुढील दिनांक ०२ जानेवारी , २०२२ या तीन 
दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक २४ डिसेंबर , 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . पाटील , हे ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्री . एस . डी . पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
उस्मानाबाद : २३ डिसेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

पहा : - १. श्रीमती टी . व्ही . गवई , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ७३७६/२०२१ , दिनांक 
१७ डिसेंबर , २०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


४ 

क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ६२३ ९ / २०२१ : - श्रीमती टी . व्ही . गवई , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक २० व २१ डिसेंबर , २०२१ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम- ५० नुसार , 
( रजेमागील दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०२१ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक १८ डिसेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २२ डिसेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्यास परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती टी . व्ही . गवई , या ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून 
काम पाहतील . 


जर श्रीमती टी . व्ही . गवई , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 

( दोन ) 

व 

श्रीमती टी . व्ही . गवई , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . व्ही . बी . शेट्टी , 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : १८ डिसेंबर , २०२१ . 


औरंगाबाद विभाग 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४ ९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , भूम यांचे पत्र जा . क्र . ४३८७/२१ , दिनांक 
१८ डिसेंबर , २०२१ अन्वये प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ६२५४/२०२१ . - श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , भूम यांची 
दिनांक २० डिसेंबर , २०२१ ते दिनांक २४ डिसेंबर , २०२१ या ( ०५ ) पाच 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील 
नियम – ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०२१ आणि रजेपुढील 
दिनांक २५ डिसेंबर , २०२१ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यात येवुन , दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०२१ रोजी सकाळी ०६.०० पासून ते 
दिनाक २५ डिसेंबर , २०२१ रोजी दुपारी ०२.०० पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . जी . पटवे , हे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , भूम म्हणून काम 
पहात आहेत . 


जर श्री . डी . जी . पटवे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , भूम म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . के . के . खोमणे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम यांच्याकडे 
ठेवण्यांत येतो . 

उस्मानाबाद : १८ डिसेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५०७ 


५० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. जिल्हा न्यायालय , उस्मानाबाद आदेश क्र . काव्या / ( प्रशा ) / 
६२२७/२१ , दिनांक १८ डिसेंबर , २०२१ . 


२. श्री . पी . एच . कर्वे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश –१ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ६२६०/२१ , दिनांक २० डिसेंबर , २०२१ रोजी 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात – 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ६२६८/२०२१ . श्री . पी . एच . कर्वे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , उस्मानाबाद यांची दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०२१ 
ते दिनांक २२ डिसेंबर , २०२१ या ( ०४ ) चार दिवसांची वाढीव अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम -५० नुसार , मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . एच . कर्वे , हे तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश –१ , उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 


जर श्री . पी . एच . कर्वे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


श्री . पी . एच . कर्वे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील वाढीव अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यांत येतो . 

उस्मानाबाद : २० डिसेंबर , २०२१ . 


प्रमुख 


के . आर . पेठकर , 

जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


५१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . पी . एच . कर्वे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , 
उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ५७६०/२१ , दिनांक २ ९ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात – 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ६२२६ / २०२१ : - श्री . पी . एच . कर्वे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , उस्मानाबाद यांची दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०२१ 
ते दिनांक ० ९ डिसेंबर , २०२१ या ( १० ) दहा दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , मंजूर 
करण्यात येवून , दिनांक २ ९ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १० डिसेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्यास कार्योत्तर परवानगी देण्यात येते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . एच . कर्वे , हे तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश –१ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहे . 


२५०८ 


जर श्री . पी . एच . कर्वे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . पी . एच . कर्वे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , उस्मानाबाद यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक ०५ डिसेंबर , २०२१ 
रोजीपर्यंतचा कार्यभार हा श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - २ , 
उस्मानाबाद यांनी आणि दिनांक ०६ डिसेंबर , २०२१ ते दिनांक ० ९ डिसेंबर , 
२०२१ रोजीपर्यंतचा कार्यभार हा श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश 
-३ , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद : १८ डिसेंबर , 
२०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


५२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . पी . एच . कर्वे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश –१ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ६१८०/२१ , दिनांक १६ डिसेंबर , २०२१ रोजी 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ६२२७/२०२१ : - श्री . पी . एच . कर्वे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , उस्मानाबाद यांची दिनांक १६ डिसेंबर , २०२१ 
ते दिनांक १८ डिसेंबर , २०२१ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , 
( रजेपुढील दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०२१ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . एच . कर्वे , हे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
–१ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहे . 

जर श्री . पी . एच . कर्वे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
( दोन ) 


श्री . पी . एच . कर्वे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , उस्मानाबाद यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक १६ डिसेंबर , २०२१ रोजीचा कार्यभार हा 
श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
आणि १७ डिसेंबर , २०२१ ते दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०२१ रोजीपर्यंतचा 
कार्यभार हा श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : १८ डिसेंबर , 


२०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


भाग १ - पुरवणी 


५३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . ४४०५/२१ , दिनांक 
० ९ नोव्हेंबर , २०२१ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा ई - मेल संदेश 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५२७ ९ / २०२१ . श्री . एम . टी . बिलाल , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा यांची 
दिनांक १० नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक १३ नोव्हेंबर , २०२१ या ( ०४ ) चार 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील 
नियम –५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक १४ नोव्हेंबर , २०२१ या एक दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक ० ९ नोव्हेंबर , २०२१ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . टी . बिलाल , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा म्हणून काम 
पहातील . 


जर श्री . एम . टी . बिलाल , हे जर सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ए . डी . पाटील , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : ० ९ नोव्हेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


५४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

पहाः- १. श्रीमती एम . डी . चराटे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . १८३७/२०२१ , दिनांक ८ नोव्हेंबर , २०२१ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल 
संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात – 

क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५२८०/२०२१ : - श्रीमती एम . डी . चराटे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांची दिनांक १० नोव्हेंबर , २०२१ ते 
दिनांक १३ नोव्हेंबर , २०२१ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील 
दिनांक १४ नोव्हेंबर , २०२१ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यात येवुन , ० ९ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते 
दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्यास परवानगी देण्यांत येते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


औरंगाबाद विभाग 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . डी . चराटे , या दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उमरगा म्हणून काम पाहतील . 


जर श्रीमती श्रीमती एम . डी . चराटे , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिल्या 

असत्या . 


( दोन ) 

श्रीमती एम . डी . चराटे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा सौ . एस . ए . कानशिडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : ० ९ नोव्हेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


५५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ५२ ९ ५ / २१ दिनांक ०८ नोव्हेंबर , २०२१ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५२८१ / २०२१.- श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२१ ते 
दिनांक १३ नोव्हेंबर , २०२१ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील 
दिनांक १४ नोव्हेंबर , २०२१ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यात येवुन , दिनांक १० नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . बी . पोरे , हे दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . पी . बी . पोरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
( दोन ) 

श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 

उस्मानाबाद : ० ९ नोव्हेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


५६ 


२५० ९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

पहा : - १. श्रीमती एन . एस . सराफ , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लोहारा यांचे पत्र जा . क्र . १५४१/२०२१ , दिनांक ०८ नोव्हेंबर , २०२१ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
ई - मेल संदेश . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५२८२/२०२१ : - श्रीमती एन . एस . सराफ , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , लोहारा यांची 
दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक २० नोव्हेंबर , २०२१ या ( १० ) दहा 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम- ५० नुसार ( रजेपुढील दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०२१ या एक दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजुर करण्यात येवुन दिनांक १० नोव्हेंबर , २०२१ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पासून ते दिनांक २२ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एस . सराफ , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , लोहारा म्हणुन काम पहातील . 


जर श्रीमती एन . एस . सराफ , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , लोहारा 
म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( तीन ) 

श्रीमती एन . एस . सराफ , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , लोहारा यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ११ नोव्हेंबर , 
२०२१ ते दिनांक १४ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीपर्यंतचा कार्यभार हा 
सौ . एस . एस . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा यांच्याकडे आणि दिनांक १५ नोव्हेंबर , 
२०२१ ते दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०२१ रोजीपर्यंतचा कार्यभार हा श्री एम . 
टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . 
वर्ग , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 

उस्मानाबाद : ० ९ नोव्हेंबर , २०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


५७ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 
पहा : - १ ) श्री . एम . बी . कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कळंब यांचे पत्र जा . क्र . ४८३४/२१ , दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२१ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५३१७/२०२१ - श्री . एम . बी . कुडते , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब 
यांची दिनांक १२ व १३ नोव्हेंबर , २०२१ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , 
( रजेपुढील दिनांक १४ नोव्हेंबर , २०२१ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


- 


रजेवरुन परत आल्यानतंर श्री . एम . बी . कुडते , हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , कळंब म्हणून काम पाहतील . 
जर श्री . एम . बी . कुडते , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . एम . बी . कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार व त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
कळंब यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्याकडे 
ठेवण्यांत येतो . 

उस्मानाबाद : ११ नोव्हेंबर , 


२०२१ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


५८ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . १८८/२१ , दिनांक ०७ जानेवारी , 
२०२२ अन्वये सादर केलेला अर्ज . 


२. श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचा दिनांक १० जानेवारी , २०२२ रोजी प्राप्त 
झालेला अर्जित रजेबाबतचा ई - मेल संदेश . 


३. श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ३६५/२२ , दिनांक १३ जानेवारी , 
२०२२ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


भाग १ - पुरवणी 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २८२ / २०२२ : - श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक १० जानेवारी , २०२२ ते दिनांक १२ जानेवारी , २०२२ 
या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम –५० नुसार , कार्योत्तर मंजुर करण्यात येवुन , सदरील 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्यास कार्योत्तर परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . पाटील , हे ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्री . एस . डी . पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . व्ही . बी . घाडगे , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद : १३ जानेवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


५ ९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ३१५/२२ , दिनांक ११ जानेवारी , 
२०२१ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ३२ ९ / २०२२ . श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक १७ जानेवारी , २०२२ ते दिनांक २१ जानेवारी , 
२०२२ या ( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक १६ जानेवारी , 
२०२२ आणि रजेपुढील दिनांक २२ व २३ जानेवारी , २०२२ या तीन 
दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक १६ जानेवारी , 
२०२२ रोजीपासून ते दिनांक २४ जानेवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . बी . घाडगे , हे ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 
२५११ 


औरंगाबाद विभाग 

जर श्री . व्ही . बी . घाडगे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती एस . एस . माने , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 

उस्मानाबाद : १४ जानेवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


६० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) श्री . आय . जी . महादेवकोळी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , परंडा यांचे पत्र जा . क्र . ०१/२२ , दिनांक 
०१ जानेवारी , २०२२ अन्वये सादर केलेला नैमित्तीक रजेचा अर्ज . 


२ ) श्री . आय . जी . महादेवकोळी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , परंडा यांचे पत्र जा . क्र . ३५/२२ , दिनांक 
०३ जानेवारी , २०२२ अन्वये सादर केलेला वैद्यकीय रजेचा अर्ज . 


३ ) श्री . आय . जी . महादेवकोळी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , परंडा यांचे पत्र जा . क्र . १३७/२२ , दिनांक 
११ जानेवारी , २०२२ अन्वये सादर केलेले विहित नमुन्यातील वैद्यकीय 
रजेचा अर्ज . 

( सोबत - विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वाथ प्रमाणपत्र . ) 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ३३० / २०२२. - श्री . आज . जी . महादेवकोळी , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
परंडा यांची दिनांक ०१ जानेवारी , २०२२ या ( ०१ ) एक दिवसांची मंजूर 
करण्यांत आलेली नैमित्तीक रजा रद्द करण्यांत येवुन , दिनांक ०१ जानेवारी , 
२०२२ ते दिनांक ० ९ जानेवारी , २०२२ या ( ० ९ ) नऊ दिवसांची वैद्यकीय 
कारणावरुन परावर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम - ६१ , नुसार मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आज . जी . महादेवकोळी , हे ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा 
म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्री . आज . जी . महादेवकोळी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
परंडा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . आज . जी . महादेवकोळी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा यांच्या सदरील परावर्तीत रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एस . पी . राचकर , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
परंडा यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद : १४ जानेवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


६१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ६४११/२१ , 
दिनांक २४ डिसेंबर , २०२१ . 


२ ) श्री . व्ही . एस . यादव , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ७५/२२ , दिनांक १४ जानेवारी , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परावर्तीत रजेचा अर्ज . 
( सोबत - विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वाथ प्रमाणपत्र . ) 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात – 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ३७ ९ / २०२२ : - श्री . व्ही . एस . यादव , सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०१ जानेवारी , 
२०२२ ते ०३ जानेवारी , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन 
परावर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम 
६१ , नुसार अपवादात्मक परिस्थितीत विशेष बाब म्हणून कार्योत्तर मंजूर 
करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एस . यादव , हे सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्री . व्ही . एस . यादव , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . व्ही . एस . यादव , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील परावर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद : १५ जानेवारी , 
२०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


६२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ३६२/२२ , दिनांक १३ जानेवारी , 
२०२२ अन्वये सादर केलेला परावर्तीत रजेचा अर्ज . 


२ ) श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ४७२/२१ दिनांक १७ जानेवारी , 
२०२२ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परावर्तीत रजेचा 
अर्ज . 

( सोबत - विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वाथ प्रमाणपत्र . ) 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ४२१/२०२२ - श्री . व्ही . आर . दासरी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक १३ जानेवारी , २०२२ ते १६ जानेवारी , २०२२ या 
( ०४ ) चार दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परावर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम- ६१ , नुसार मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . आर . दासरी , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहात आहेत . 


J 

जर श्री . व्ही . आर . दासरी हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

व 

श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील परावर्तीत 
मुख्य 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . पी . बी . पोरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद : १७ जानेवारी , 


२०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


भाग १ - पुरवणी 


६३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र क्र . ३ ९ ७ / २२ , दिनांक १७ जानेवारी , २०२२ रोजी सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ४२२/२०२१ . - श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा 
न्यायाधीश –२ , उस्मानाबाद यांची दिनांक १७ जानेवारी , २०२२ ते दिनांक 
२१ जानेवारी , २०२२ या ( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम – ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक २२ 
व २३ जानेवारी , २०२२ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . जी . मोहिते , हे जिल्हा न्यायाधीश -२ , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . व्ही . जी . मोहिते , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश –२ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यांत येतो . 

उस्मानाबाद : १७ जानेवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


६४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१ ) श्री . आय . जी . महादेवकोळी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , परंडा यांचे पत्र जा . क्र . २१८/२२ , दिनांक 
१७ जानेवारी , २०२२ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा ई - मेल संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ४२३ / २०२२ - श्री . आज . जी . महादेवकोळी , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
परंडा यांची दिनांक १७ जानेवारी , २०२२ ते दिनांक १ ९ जानेवारी , २०२२ या ( ०३ ) 
तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम - ५० , नुसार मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक १७ जानेवारी , २०२२ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पासून ते दिनांक २० जानेवारी , २०२२ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आज . जी . महादेवकोळी , हे ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा 
म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . आज . जी . महादेवकोळी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
परंडा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . आज . जी . महादेवकोळी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एस . पी . राचकर , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
परंडा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : १७ जानेवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


६५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) 

श्री . आय . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , तुळजापूर यांचे पत्र जा . क्र . २५६/२२ , दिनांक 
१५ जानेवारी , २०२२ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा ई - मेल संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


- 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ४२४/२०२१ . श्री . आय . बी . खंदारे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर 
यांची दिनांक १ ९ जानेवारी , २०२२ ते दिनांक २१ जानेवारी , २०२२ या ( ०३ ) 
तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक २२ व २३ जानेवारी , २०२२ या 
दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक १८ 
जानेवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २४ जानेवारी , 
२०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आय . बी . खंदारे , हे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर म्हणून 
काम पहातील . 

जर श्री . आय . बी . खंदारे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . आय . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती एम . पी . जसवंत , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
तुळजापूर यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : १७ जानेवारी , 

२०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


६६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ६४०८/२१ , 
दिनांक २२ डिसेंबर , २०२१ . 


२५१३ 


२ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ६४० ९ / २१ , दिनांक 
२२ डिसेंबर , २०२१ . 


३ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ६४१० / २१ , दिनांक 
२२ डिसेंबर , २०२१ . 


४ ) श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ७३ / २२ , दिनांक ०३ जानेवारी , २०२२ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परावर्तीत रजेचा अर्ज . 

( सोबत - विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वाथ प्रमाणपत्र . ) 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १२८ / २०२२ : - श्रीमती एन . एच . मखरे , 
जिल्हा न्यायाधीश –३ , उस्मानाबाद यांची दिनांक २४ डिसेंबर , २०२१ ते या 
( ०१ ) एक दिवसांची वैद्यकीय कारणावरून परावर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ६१ , नुसार अपवादात्मक परिस्थितीत 
विशेष बाब म्हणून कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एच . मखरे , या जिल्हा 
न्यायाधीश –३ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्रीमती एन . एच . मखरे , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या जिल्हा न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील परावर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार व 
संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला जिल्हा 
न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार संदर्भीय आदेश 
क्र . ०२ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला जिल्हा न्यायाधीश –१ , उस्मानाबाद 
यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार आणि संदर्भीय आदेश क्र . ०३ अन्वये त्यांच्याकडे 
ठेवण्यात आलेला तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश –१ , उस्मानाबाद , जिल्हा न्यायाधीश -१ 
उमरगा यांच्या न्यायालयाचा विशेष न्यायीक कार्यक्षेत्राचा कार्यभार व जिल्हा 
न्यायाधीश –१ , भूम यांच्या न्यायालयाचा विशेष न्यायीक कार्यक्षेत्राचा कार्यभार 
हा श्री . एम . आर . नेरलेकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , उस्मानाबाद यांनी 
पाहिला . 

उस्मानाबाद : ०५ जानेवारी , 


२०२२ . 


1 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


६७ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - श्री . आय . एम . नाईकवाडी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
भूम यांचे पत्र जा . क्र . ८७/२२ , दिनांक १० जानेवारी , २०२२ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २०५ / २०२२- श्री . आय . एम . नाईकवाडी , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम यांची दिनांक १३ जानेवारी , २०२२ ते 
दिनांक १५ जानेवारी , २०२२ ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील 
दिनांक १६ जानेवारी , २०२२ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक १२ जानेवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १७ जानेवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आय . एम . नाईकवाडी , हे दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . आय . एम . नाईकवाडी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . आय . एम . नाईकवाडी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा सौ . व्ही . बी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 

उस्मानाबाद : १० जानेवारी , २०२२ 


एम . आर . नेरलेकर , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


६८ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - श्री . एन . एन . चिंतामणी , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . २७५/२२ , दिनांक ११ जानेवारी , 
२०२२ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 


भाग १ - पुरवणी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात – 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २३२/२०२२ . - श्री . एन . एन . चिंतामणी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक ११ जानेवारी , २०२२ ते दिनांक १३ जानेवारी , २०२२ या ( ०३ ) 
तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम -५० नुसार , मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . एन . चिंतामणी , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून 
काम पहातील . 


जर श्री . एन . एन . चिंतामणी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


उस्मानाबाद : ११ जानेवारी , २०२२ 


श्री . एन . एन . चिंतामणी , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती बी . एम . कोठावळे , २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


एम . आर . नेरलेकर , 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


६ ९ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

सौ . एस . ए . कानशिडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . ११८/२२ , दिनांक १२ जानेवारी , २०२२ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 
आदेश 


- 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २६५ / २०२२.- सौ . एस . ए . कानशिडे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उमरगा यांची दिनांक १३ जानेवारी , २०२२ ते दिनांक १५ जानेवारी , २०२२ 
या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम –५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक १६ जानेवारी , २०२२ 
या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक १२ 
जानेवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १७ जानेवारी , 
२०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . एस . ए . कानशिडे , या सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा 
म्हणून काम पहातील . 


जर सौ . एस . ए . कानशिडे , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उमरगा म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 


सौ . एस . ए . कानशिडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्रीमती एम . डी . चराटे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांच्याकडे 
ठेवण्यांत येतो . 

उस्मानाबाद : १२ जानेवारी , २०२२ 


एम . आर . नेरलेकर , 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


७० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . आर . पी . देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश - २ भूम यांचे पत्र 
जा . क्र . १७३१/२१ , दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०२१ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


२५१५ 


२. श्री . आर . पी . देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश –२ भूम यांचे पत्र 
जा . क्र . १८०३/२१ , दिनांक २६ नोव्हेंबर , २०२१ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५७४ ९ / २०२१ . श्री . आर . पी . देशपांडे , 
जिल्हा न्यायाधीश –२ भूम यांची दिनांक २० नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक २५ 
नोव्हेंबर , २०२१ या ( ०६ ) सहा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , मंजूर करण्यांत येवुन , 
सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्यास कार्योत्तर परवानगी देण्यात येते . 


उस्मानाबाद : २७ नोव्हेंबर , २०२१ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . पी . देशपांडे , हे जिल्हा न्यायाधीश - २ 
भूम म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . आर . पी . देशपांडे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश -२ भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . आर . पी . देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश - २ भूम यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . जे . डी . वडणे , जिल्हा न्यायाधीश - १ , भूम यांनी पाहिला . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५१६ 


Sr. 
No. 


1 


No HKW / ADMN / 89 / 2022 . The following Judicial Offcers working in this District Osmanabad were Permitted to enjoy the Off / 
Winter Vacation for the year 2021 as specified in column No.3 and the period for which they were prevented from enjoying the Off / 
Winter Vacation is mentioned in column No.4 against their names . 


01 


The Off / Winter Vacation for Civil Courts in Osmanabad District was from 24th December , 2021 to 31st December , 2021 
[ both days inclusive ] 


02 


03 


04 


05 


06 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 


07 


08 


Name of the Judicial Officer 


2 


Shri . M. R. Nerlekar , 

District Judge- 1 , Osmanabad . 


Shri . V. G. Mohite , 

District Judge - 2 , Osmanabad . 


Shri . N. H. Makhare , 

District Judge - 3 , Osmanabad . 


Shri . P. H. Karve , 

Adhoc District Judge - 1 , Osmanabad . 


Shri . D. K. Anbhule , 

District Judge - 1 , Omerga . 


DISTRICT & SESSIONS COURT , OSMANABAD 


Shri . J. D. Wadne , 

District Judge - 1 , Bhoom . 


Shri . R. P. Deshpande , 

District Judge - 2 , Bhoom . 


७१ 


Shri . S. V. Mane , 

Adhoc District Judge - 1 , Bhoom . 


District Court , Osmanabad . 

Dated : 1st January , 2022 . 


NOTIFICATION 


Period of Vacation 
Enjoyed 


3 


Nil 


Nil 


25/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 26/12/2021 & 
30/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 29/12/2021 & 


27/12/2021 to 31/12/2021 


Period of 
Vacation 
Prevented 


4 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 


Nil 


Nil 


27/12/2021 to 29/12/2021 


30/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 26/12/2021 


K.R.Pethkar , 

Principal District Judge , Osmanabad . 


औरंगाबाद विभाग 


Sr. 
No. 


1 


No HKW / ADMN / 90 / 2022 . The following Judical Offcers working in this District Osmanabad were Permitted to enjoy the Off / 
Winter Vacation for the year 2021 as specified in column No.3 and the period for which they were prevented from enjoying the Off / 
Winter Vacation is mentioned in column No.4 against their names . 


01 


The Off / Winter Vacation for Civil Courts in Osmanabad District was from 24th December , 2021 to 31st December , 2021 
[ both days inclusive ] 


02 


03 


04 


05 


06 


07 


08 


09 


10 


11 


12 


13 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


14 


15 


Name of the Judicial Officer 


Shri . P. B. Pore , 

Civil Judge , S. D. , Osmanabad . 


2 


DISTRICT & SESSIONS COURT , OSMANABAD 
NOTIFICATION 


Smt . M. S. Bhadane , 

Chief Judicial Magistrate , Osmanabad . 


Shri . V. S. Yadav , 

Member Secretary , D.L.S.A. , Osmanabad . 


Shri . V. R. Dasari , 

Jt . Civil Judge , S.D. & A.C.J. M. Osmanabad . 


Shri . G. A. Deshapande , 

2nd Jt . Civil Judge , S.D. & A.C.J. M. Osmanabad . 


Smt . S. S. Mane , 

3rd Jt . Civil Judge , S.D. & A.C.J. M. Osmanabad . 


Shri . V. B. Ghadge , 

4th Jt . Civil Judge , S.D. & A.C.J. M. Osmanabad . 


Smt . M. D. Charate , 

Civil Judge , S.D. Omerga . 


Shri . A. D. Patil , 

5th Jt . Civil Judge , S.D. & A.C.J. M. Osmanabad . 


Shri . I. M. Naikwadi , 

Civil Judge , S.D. Bhoom . 


Sou . S. A. Kanshide , 

Jt . Civil Judge , S.D. & A.C.J. M. Omerga . 


Sou . V. B. Patil , 

Jt . Civil Judge , S.D. & A.C.J. M. Bhoom . 


Shri . S. G. Baokar ,, 

Civil Judge , S.D. Paranda . 


७२ 


Shri . N. N. Chintamani , 

Jt . Civil Judge , J.D. & JMFC , Osmanabad . 


Smt . M. B. Kothawale , 

2nd Jt . Civil Judge , J.D. & JMFC , Osmanabad . 


Period of Vacation 
Enjoyed 


3 


24/12/2021 to 29/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


Nil 


Nil 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


Nil 


Nil 


24/12/2021 to 31/12/2021 


28/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 27/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


Period of 
Vacation 

Prevented 


4 


30/12/2021 to 31/12/2021 


Nil 


Nil 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


Nil 


२५१७ 


Nil 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


Nil 


24/12/2021 to 27/12/2021 


28/12/2021 to 31/12/2021 


Nil 


Nil 


Nil 


२५१८ 


Sr. 

No. 

16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


Name of the Judicial officer 


Smt . V. B. Shetty , 

3rd Jt . Civil Judge , J.D. & JMFC , Osmanabad . 


Smt . T. V. Gavai , 

4th Jt . Civil Judge , J.D. & JMFC , Osmanabad . 


Shri . U. S. Ivare , 

5th Jt . Civil Judge , J.D. & JMFC , Osmanabad . 


Shri . V. A. Awaghade , 

Civil Judge , J.D. & JMFC , Tuljapur . 


Smt . M. P. Jaswant , 

Jt . Civil Judge , J.D. & JMFC , Tuljapur . 


Shri . R. B. Khandare , 

2nd Jt . Civil Judge , J.D. & JMFC , Tuljapur . 


Shri . M. T. Bilal , 

Jt . Civil Judge , J.D. & JMFC , Omerga . 


Sou . S. S. Chavan , 

2nd Jt . Civil Judge , J.D. & JMFC , Omerga . 


Shri . A. D. Patil , 

3rd Jt . Civil Judge , J.D. & JMFC , Omerga . 


Shri . M. D. Thombre , 

Civil Judge , J.D. & JMFC , Kallam . 


Shri . M. B. Kudte , 

Jt . Civil Judge , J.D. & JMFC , Kallam . 


Smt . R. R. Kulkarni , 

2nd Jt.Civil Judge , J.D. & JMFC , Kallam . 


Shri . K. K. Khomane , 

Jt . Civil Judge , J.D. & JMFC , Bhoom . 


Shri . D. G. Patwe , 

2nd Jt . Civil Judge , J.D. & JMFC , Bhoom . 


Shri . S. M. Kolekar , 

2nd Jt . Civil Judge , J.D. & JMFC , Washi . 


Shri . M. R. Sowani , 

Jt . Civil Judge , J.D. & JMFC , Paranda . 


Shri . S. P. Rachkar , 

2nd Jt . Civil Judge , J.D. & JMFC , Paranda . 


Shri . I. G. Mahadevkoli , 

3rd Jt . Civil Judge , J.D. & JMFC , Paranda . 


Smt . N. S. Saraf , 

Civil Judge , J.D. & JMFC , Lohara . 


District Court , Osmanabad . 

Dated 1st January , 2022 . 


Period of Vacation Enjoyed 


24/12/2021 to 31/12/2021 


Nil 


24/12/2021 to 31/12/2021 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


Nil 


24/12/2021 to 31/12/2021 


भाग १ - पुरवणी 


Period of Vacation 
Prevented 


Nil 


24/12/2021 to 31/12/2021 


Nil 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


Nil 


Nil 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


24/12/2021 to 31/12/2021 


Nil 


Nil 


24/12/2021 to 31/12/2021 


Nil 


K. R. Pethkar , 

Principal District Judge , Osmanabad . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


७३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ४२२/२२ , दिनांक 
१७ जानेवारी , २०२२ . 


२ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / २६ / २२ , दिनांक 
२३ जानेवारी , २०२२ . 


३ ) श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश –३ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र क्र . ७२६/२२ , दिनांक २८ जानेवारी , २०२२ रोजी सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ७४८ / २०२२- श्रीमती एन . एच . मखरे , 
जिल्हा न्यायाधीश –३ , उस्मानाबाद यांची दिनांक २४ जानेवारी , २०२२ ते 
दिनांक २७ जानेवारी , २०२२ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० , ( रजेमागील दिनांक 
२३ जानेवारी , २०२२ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) कार्योत्तर 
मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एच . मखरे , या जिल्हा 
न्यायाधीश –३ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्रीमती एन . एच . मखरे , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या जिल्हा न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद यांच्या 
न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला अति . सह जिल्हा न्यायाधीश 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा आणि 
संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला 
जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक 
२३ जानेवारी , २०२२ रोजीचा कार्यभार हा संदर्भीय आदेश क्र . ०२ अन्वये 
श्री . एम . आर . नेरलेकर , जिल्हा न्यायाधीश – १ , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 


श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक २४ जानेवारी , २०२२ रोजीपासून ते दिनांक २७ जानेवारी , 
२०२२ रोजीपर्यंतचा कार्यभार हा श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश 
-२ , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद : २८ जानेवारी , 


२०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५१ ९ 


७४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ८०७ / २२ , दिनांक 
२५ जानेवारी , २०२२ . 

२ ) सौ . व्ही . बी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर भूम 
यांचे पत्र जा . क्र . २५१/२२ , दिनांक २ ९ जानेवारी , २०२२ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ६६ ९ / २०२२- सौ . व्ही . बी . पाटील , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम 
यांची दिनांक ३० जानेवारी , २०२२ ते दिनांक २ फेब्रुवारी , २०२२ या ( ०४ ) 
चार दिवसांची वाढीव अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . व्ही . बी . पाटील , या सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम म्हणून काम 
पहातील . 


जर सौ . व्ही . बी . पाटील , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

सौ . व्ही . बी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम यांच्या सदरील वाढीव अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . आय . एम . नाईकवाडी , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : २ ९ जानेवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


७५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) 

श्रीमती टी . व्ही . गवई , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ७५०/२२ , दिनांक २८ जानेवारी , 
२०२२ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ८३१ / २०२२ - श्रीमती टी . व्ही . गवई , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक ०१ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक २५ फेब्रुवारी , २०२२ या ( २५ ) 
पंचेवीस दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम –५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक २६ व २७ फेब्रुवारी , २०२२ 
या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक 
३१ जानेवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२८ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यांत येते . 


२५२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती टी . व्ही . गवई , या ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 

जर श्रीमती टी . व्ही . गवई , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 
( दोन ) 

श्रीमती टी . व्ही . गवई , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . यु . एस . इवरे , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : २ ९ जानेवारी , २०२२ . 


पहा : - १ ) 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


७६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

श्रीमती एस . एस . माने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ७८५/२२ , दिनांक ३१ जानेवारी , 
२०२२ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ८५० / २०२२ - श्रीमती एस . एस . माने , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ०३ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक ०५ फेब्रुवारी , 
२०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक ६ फेब्रुवारी , 
२०२२ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) दिनांक ०२ फेब्रुवारी , २०२२ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ७ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एस . माने , या ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 

जर श्रीमती एस . एस . माने , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

श्रीमती एस . एस . माने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो . 
उस्मानाबाद : ०१ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


भाग १ - पुरवणी 


७७ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ८६३/२२ , दिनांक ०२ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ८७४/२०२२ - श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा 
न्यायाधीश –३ , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०७ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक 
० ९ फेब्रुवारी , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम -५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक ६ 
फेब्रुवारी , २०२२ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत 
येवुन , दिनांक ०६ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी सकाळी ११.०० पासून ते दिनांक 
१० फेब्रुवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एच . मखरे , या जिल्हा 
न्यायाधीश –३ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्रीमती एन . एच . मखरे , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
जिल्हा न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 
( दोन ) 


श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : ०२ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


७८ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) 

श्री . एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . ५ ९ ३ / २२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी , 
२०२२ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
ई - मेल संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १२१०/२०२२ . श्री . एम . टी . बिलाल , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा 
यांची दिनांक २१ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक २३ फेब्रुवारी , २०२२ या ( ०३ ) 
तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम –५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक १ ९ व २० फेब्रुवारी , २०२२ 
या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक 
१८ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२४ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यांत येते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


औरंगाबाद विभाग 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . टी . बिलाल , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा म्हणून 
काम पहातील . 

जर श्री . एम . टी . बिलाल , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ . एस . एस . चव्हाण , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद  ः १५ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


७ ९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ११८३/२२ , दिनांक १६ फेब्रुवारी , 
२०२२ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १२ ९ ४ / २०२२ : - श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक २२ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक २५ फेब्रुवारी , 
२०२२ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक २६ व २७ 
फेब्रुवारी , २०२२ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत 
येवुन , दिनांक २२ फेब्रुवारी , २०२२ रोजीपासून ते दिनांक २८ फेब्रुवारी , 
२०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . बी . घाडगे , हे ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . श्री . व्ही . बी . घाडगे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती 
एस . एस . माने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : १७ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


८० 


२५२१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कळंब यांचे पत्र जा . क्र . १०३६/२२ , दिनांक 
१६ फेब्रुवारी , २०२२ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा ई - मेल संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १२ ९ ५ / २०२२- श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
कळंब यांची दिनांक २१ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक २५ फेब्रुवारी , २०२२ या 
( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम –५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक १ ९ व २० फेब्रुवारी , 
२०२२ आणि रजेपुढील दिनांक २६ व २७ फेब्रुवारी , २०२२ या चार दिवसांच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक १ ९ फेब्रुवारी , २०२२ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पासून ते दिनांक २७ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , या २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब 
म्हणून काम पहातील . 


जर श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , कळंब म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 

श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एम . बी . कुडते , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : १७ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . आर . सोवनी , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा म्हणून काम 
पहातील . 

जर श्री . एम . आर . सोवनी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
( दोन ) 

श्री . एम . आर . सोवनी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एस . पी . राचकर , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : १७ फेब्रुवारी , २०२२ . 


८१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) सौ . एस . ए . कानशिडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . ५३५/२२ , दिनांक १६ फेब्रुवारी , 
२०२२ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
ई - मेल संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १२ ९ ६ / २०२२- सौ . एस . ए . कानशिडे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उमरगा यांची दिनांक २१ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक २५ फेब्रुवारी , २०२२ 
या ( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम –५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक १ ९ व २० फेब्रुवारी , 
२०२२ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , 
दिनांक १८ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२६ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 

परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . एस . ए . कानशिडे , या सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा 
म्हणून काम पहातील . 

जर सौ . एस . ए . कानशिडे , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उमरगा म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 


सौ . एस . ए . कानशिडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती . एम . डी . 
चराटे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : १७ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


८२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) श्री . एम . आर . सोवनी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , परंडा यांचे पत्र जा . क्र . ३४३/२२ , दिनांक २८ जानेवारी , 
२०२२ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १२ ९ ८ / २०२२ - श्री . एम . आर . सोवनी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा यांची 
दिनांक २१ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक २५ फेब्रुवारी , २०२२ या ( ०५ ) पाच 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील 
नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक १ ९ व २० फेब्रुवारी , २०२२ आणि 
रजेपुढील दिनांक २६ व २७ फेब्रुवारी , २०२२ या चार दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक १८ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २८ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


८३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१ ) श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ८५४/२२ , दिनांक ०३ फेब्रुवारी , 
२०२२ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज . 


आदेश 

जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 


प्रमुख 
करितात 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ९ ०० / २०२२ . - श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ०७ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक ११ फेब्रुवारी , 
२०२२ या ( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक ०६ फेब्रुवारी , 
२०२२ आणि रजेपुढील दिनांक १२ व १३ फेब्रुवारी , २०२२ या तीन दिवसांच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक ०६ फेब्रुवारी , २०२२ 
रोजीपासून ते दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . बी . घाडगे , हे ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . व्ही . बी . घाडगे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . जी . ए . 
देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : ०३ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 
२५२३ 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . बी . पोरे , हे दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 


८४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) सौ . व्ही . बी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , भूम 
यांचे पत्र जा . क्र . २ ९ ३ / २२ , दिनांक ०३ फेब्रुवारी , २०२२ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ९ ३१ / २०२२ : - सौ . व्ही . बी . पाटिल , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
भूम यांची दिनांक ०७ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक ० ९ फेब्रुवारी , २०२२ या 
( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम –५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक ०६ फेब्रुवारी , २०२२ 
या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक ०५ 
फेब्रुवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १० फेब्रुवारी , 
२०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . व्ही . बी . पाटिल , या सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम म्हणून 
काम पहातील . 

जर सौ . व्ही . बी . पाटिल , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
भूम म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 


सौ . व्ही . बी . पाटिल , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . आय . एम . नाईकवाडी , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : ०४ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


८५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ८७४/२२ , दिनांक ०४ फेब्रुवारी , २०२२ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
( सोबत - विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . ) 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ९ ३३ / २०२२ : - श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०१ फेब्रुवारी , २०२२ ते 
दिनांक ०३ फेब्रुवारी , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन 
परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम 
६१ नुसार , कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


F 

जर श्री . पी . बी . पोरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक ०१ व ०२ फेब्रुवारी , २०२२ रोजीचा कार्यभार हा 
श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी आणि दिनांक ०३ फेब्रुवारी , 
२०२२ रोजीचा कार्यभार हा श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद : ०४ फेब्रुवारी , २०२२ . 


पहा : 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


८६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

१. जिल्हा न्यायालय , उस्मानाबाद आदेश क्र . काव्या / ( प्रशा ) / 
८७४/२२ , दिनांक ०२ फेब्रुवारी , २०२२ . 


२. श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र क्र . ९ ८० / २२ , दिनांक ०८ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी सादर 
केलेला अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


- 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ९९ १ / २०२२ : - श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा 
न्यायाधीश –३ , उस्मानाबाद यांची संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये दिनांक 
०७ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक ० ९ फेब्रुवारी , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची 
मंजूर करण्यांत आलेली अर्जित रजा ( रजेमागील दिनांक ०६ फेब्रुवारी , 
२०२२ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) अर्जदाराच्या विनंती अर्जावरुन 
या आदेशान्वये रद्द करण्यांत येते . 

उस्मानाबाद : ०८ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


८७ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) श्री . एन . एन . चिंतामणी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ९ २१ / २२ , दिनांक ०५ फेब्रुवारी , 
२०२२ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ९९ ६ / २०२२. - श्री . एन . एन . चिंतामणी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक ०७ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक ० ९ फेब्रुवारी , २०२२ या ( ०३ ) 
तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम –५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक ०६ फेब्रुवारी , २०२२ या एक 
दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक ५ फेब्रुवारी , 
२०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १० फेब्रुवारी , २०२२ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत 
येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . एन . चिंतामणी , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून 
काम पहातील . 

जर श्री . एन . एन . चिंतामणी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . एन . एन . चिंतामणी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती . एम . बी . 
कोठावळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . 
वर्ग , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : ०८ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


८८ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१ ) श्री . डी . जी . पटवे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भूम यांचे पत्र जा . क्र . ३ ९ २ / २२ , दिनांक ०८ फेब्रुवारी , २०२२ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 
आदेश 


भाग १ - पुरवणी 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . जी . पटवे , हे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम म्हणून काम 
पहातील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ९९ ७ / २०२२ : - श्री . डी . जी . पटवे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , यांची 
भूम 
दिनांक ० ९ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी , २०२२ या ( ०४ ) चार 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील 
नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक १३ फेब्रुवारी , २०२२ या एक दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक ९ फेब्रुवारी , २०२२ 
रोजी ०६.०० वाजे पासून ते दिनांक १३ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी दुपारी ०२.०० 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


जर श्री . डी . जी . पटवे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . के . के . खोमणे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : ०८ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


८ ९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ९ २ ९ / २२ , दिनांक ०५ फेब्रुवारी , 
२०२२ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 


प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 

करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ११२५ / २०२२ . श्री . एस . डी . पाटील , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०२२ ते 
दिनांक १८ फेब्रुवारी , २०२२ या ( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील 
दिनांक १३ फेब्रुवारी , २०२२ आणि रजेपुढील दिनांक १ ९ फेब्रुवारी , २०२२ 
ते २१ फेब्रुवारी , २०२२ या चार दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यात येवून , दिनांक १२ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २२ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . पाटील , हे ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्री . एस . डी . पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 

( दोन ) 

३ 

श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक 
१३ फेब्रुवारी , २०२२ रोजीचा कार्यभार हा श्रीमती . एस . एस . माने , ३ रे सह 
वाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांच्याकडे आणि दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक २१ फेब्रुवारी , २०२२ 
रोजीपर्यंतचा कार्यभार हा श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद  ः ११ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


९ ० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . के . के . खोमणे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भूम यांचे पत्र जा . क्र . ३ ९ १ / २२ , दिनांक ०८ फेब्रुवारी , २०२२ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ११२६/२०२२ - श्री . के . के . खोमणे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम यांची 
दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी , २०२२ या ( ०५ ) पाच 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक १३ फेब्रुवारी , २०२२ आणि 
रजेपुढील दिनांक १ ९ व २० फेब्रुवारी , २०२२ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक 
फेब्रुवारी , २०२२ रोजी दुपारी ०२.०० नंतर पासुन ते दिनांक 
२१ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 

१३ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के . के . खोमणे , हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . के . के . खोमणे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . के . के . खोमणे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . डी . जी . पटवे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : ११ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५२५ 


९ १ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ९ ३१ / २२ , दिनांक 
०४ फेब्रुवारी , २०२२ . 

२ ) सौ . व्ही . बी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , भूम 
यांचे पत्र जा . क्र . ३६०/२२ , दिनांक १० फेब्रुवारी , २०२२ अन्वये प्राप्त 
झालेला ई - मेल संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ११६२ / २०२२- सौ . व्ही . बी . पाटिल , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
भूम यांची संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये दिनांक ०७ फेब्रुवारी , २०२२ ते 
दिनांक ० ९ फेब्रुवारी , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची मंजूर करण्यांत 
आलेली अर्जित रजा ( रजेमागील दिनांक ०६ फेब्रुवारी , २०२२ या एक 
दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) यापैकी दिनांक ०७ फेब्रुवारी , २०२२ रोजीची 
( ०१ ) एक दिवसाची अर्जित रजा अर्जदाराच्या विनंती अर्जावरुन या आदेशान्वये 
रद्द करण्यांत येते . 

उस्मानाबाद : १२ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


९ २ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . व्ही . बी . शेट्टी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . १४१२/२२ , दिनांक २५ फेब्रुवारी , 
२०२२ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / १४ ९ ५ / २२ , दिनांक 
०२ मार्च , २०२२ . 


३. श्री . व्ही . बी . शेट्टी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . १७३८/२२ , दिनांक ०७ मार्च , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १६३ ९ / २०२२. श्री . व्ही . बी . शेट्टी , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
यांची संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली दिनांक 
२८ फेब्रुवारी , २०२२ रोजीची ( ०१ ) एक दिवसाची नैमित्तीक रजा रद्द 
करण्यात येवुन , त्यांची दिनांक २८ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक ०५ मार्च , 
२०२२ या ( ०६ ) सहा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक २६ व २७ 
फेब्रुवारी , २०२२ व रजेपुढील दिनांक ०६ मार्च , २०२२ या तीन दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


२५२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 

( दोन ) 

श्री . व्ही . एस . माने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , भूम यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . 
आर . पी . देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश - २ , भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : ० ९ मार्च , २०२२ . 

— 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . बी . शेट्टी , हे ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून 
काम पहात आहेत . 


जर श्री . श्री . व्ही . बी . शेट्टी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . व्ही . बी . शेट्टी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला 
कार्यभार हा संदर्भीय आदेश क्र . ०२ आदेशान्वये श्री . यु . एस . इवरे , ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद : ०८ मार्च , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


९ ३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . व्ही . एस . माने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , भूम यांचे पत्र 
जा . क्र . ४६८/२२ , दिनांक ०७ मार्च , २०२२ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १६८५ / २०२२- श्री . व्ही . एस . माने , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , भूम यांची दिनांक १४ मार्च , २०२२ ते दिनांक १ ९ 
मार्च , २०२२ या ( ०६ ) सहा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , दिनांक १२ मार्च , २०२२ 
रोजीच्या लोकन्यायालयास हजर राहण्याच्या अटीवर मंजूर करण्यात येवून , 
( रजेमागील दिनांक १३ मार्च , २०२२ आणि रजेपुढील दिनांक २० मार्च , 
२०२२ या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , 
दिनांक १२ मार्च , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २१ 
मार्च , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यांत येते . 


· 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एस . माने , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , भूम म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . व्ही . एस . माने , ह सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


भाग १ - पुरवणी 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


९ ४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . आर . पी . देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश -२ , भूम यांचे पत्र 
जा . क्र . १७३१/२१ , दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०२१ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 


२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५४८२ / २१ , दिनांक 
१७ नोव्हेंबर , २०२१ . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १७१३ / २०२२ . श्री . आर . पी . देशपांडे , 
जिल्हा न्यायाधीश –२ , भूम यांची संदर्भीय आदेश क्र . ०२ अन्वये दिनांक २० 
नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक २३ नोव्हेंबर , २०२१ या ( ०४ ) चार दिवसांची 
फक्त रजा मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २४ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत आलेली होती . तसेच श्री . 
आर . पी . देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश - २ , भूम यांच्या सदरील रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . जे . डी . वडणे , जिल्हा 
न्यायाधीश – १ , भूम यांच्याकडे ठेवण्यांत आलेला होता . 


श्री . आर . पी . देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश -२ , भूम यांचे सदरील 
रजेचे स्वरूप मुळ सेवापुस्तक प्राप्त झालेनंतर जाहिर करण्यात येईल असे 
संदर्भ क्र . ०२ अन्वये आदेशीत करण्यात आले होते . त्यांचे मुळ सेवापुस्तक 
या कार्यालयास प्राप्त झाले असुन त्यांनी संदर्भीय अर्जानुसार दिनांक २० 
नोव्हेंबर , २०२१ ते दिनांक २३ नोव्हेंबर , २०२१ या ( ०४ ) चार दिवसांची 
उपभोगलेली रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील 
नियम -५० नुसार , या आदेशान्वये अर्जित रजा म्हणून घोषीत करण्यांत येत 
आहे . 

उस्मानाबाद : १४ मार्च , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


९ ५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . व्ही . बी . शेट्टी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . १८३४/२२ , दिनांक ० ९ मार्च , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १७१४ / २०२२ . श्री . व्ही . बी . शेट्टी , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक १४ मार्च , २०२२ ते दिनांक २५ मार्च , २०२२ या ( १२ ) बारा 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील 
नियम –५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक १३ मार्च , २०२२ आणि रजेपुढील 
दिनांक २६ व २७ मार्च , २०२२ या तीन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक १३ मार्च , २०२२ रोजीपासून ते दिनांक २८ 
मार्च , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यांत येते . 


- 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . बी . शेट्टी , हे ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून 
काम पहात आहेत . 

जर श्री . व्ही . बी . शेट्टी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . व्ही . बी . शेट्टी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . यु . एस . इवरे , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : १४ मार्च , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


९ ६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . आर . पी . देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश -२ , भूम यांचे पत्र 
जा . क्र . २७०/२२ , दिनांक ०१ फेब्रुवारी , २०२२ अन्वये प्राप्त झालेला 
परीवर्तीत रजेचा अर्ज . 


२. श्री . आर . पी . देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश –२ , भूम यांचे पत्र 
जा . क्र . २ ९ ४ / २२ , दिनांक ०३ फेब्रुवारी , २०२२ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहित नमुन्यातील परीवर्तीत रजेचा अर्ज . 

( सोबत - विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र ) 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात . 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १७१६/२०२२ : - श्री . आर . पी . देशपांडे , 
जिल्हा न्यायाधीश – २ , भूम यांची दिनांक ०१ व ०२ फेब्रुवारी , २०२२ या 
( ०२ ) दोन दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -६१ नुसार , मंजुर करण्यांत येते . 


२५२७ 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . पी . देशपांडे , हे जिल्हा न्यायाधीश -२ , 
भूम म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . आर . पी . देशपांडे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश – २ , भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


श्री . आर . पी . देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश -२ , भूम यांच्या सदरील 
परीवर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . जे . डी . वडणे , जिल्हा न्यायाधीश - १ भूम यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद : १४ मार्च , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


९ ७ 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१. श्री . व्ही . ए . अवघडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तुळजापूर यांचे पत्र जा . क्र . ११ ९९ / २२ , दिनांक १३ मार्च , २०२२ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल 
संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १७०७ / २०२२- श्री . व्ही . ए . अवघडे , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर यांची 
दिनांक १४ मार्च , २०२२ ते १६ मार्च , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , 
( रजेमागील दिनांक १३ मार्च , २०२२ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक १२ मार्च , २०२२ रोजी लोकन्यायालयाचे 
कामकाज संपल्यानंतर पासून ते दिनांक १७ मार्च , २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . ए . अवघडे , हे दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , तुळजापूर म्हणून काम पहातील . 
जर श्री . व्ही . ए . अवघडे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , तुळजापूर 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . व्ही . ए . अवघडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
व 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , तुळजापूर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती एम . पी . जसवंत , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : ११ मार्च , २०२२ . 


एम . आर . नेरलेकर , 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


९ ८ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 
पहा : - १ ) श्री . एम . आर . नेरलेकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . १२२६/२२ , दिनांक १५ फेब्रुवारी , २०२२ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १३४ ९ / २०२२. श्री . एम . आर . नेरलेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , उस्मानाबाद यांची दिनांक २२ फेब्रुवारी , २०२२ ते 
दिनांक २५ फेब्रुवारी , २०२२ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील 
दिनांक २० व २१ फेब्रुवारी , २०२२ आणि रजेपुढील दिनांक २६ व २७ 
फेब्रुवारी , २०२२ या चार दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत 
येवुन , दिनांक २० फेब्रुवारी , २०२२ रोजी ऑनलाईन पध्दतीने आयोजित 
करण्यात आलेली कार्यशाळा संपल्यानंतर पासून ते दिनांक २८ फेब्रुवारी , 
२०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . आर . नेरलेकर , हे जिल्हा न्यायाधीश 
-१ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . एम . आर . नेरलेकर , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
( दोन ) 


श्री . एम . आर . नेरलेकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : २२ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


९९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . १२६०/२२ , दिनांक २२ फेब्रुवारी , २०२२ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
( सोबत - विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . ) 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १३५० / २०२२. श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची मंजूर करण्यात आलेली दिनांक 
१४ फेब्रुवारी , २०२२ रोजीची ( ०१ ) एक दिवसांची नैमित्तिक रजा ( रजेमागील 
दिनांक १३ फेब्रुवारी , २०२२ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) रद्द 
करण्यात येवुन , त्यांची दिनांक १३ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी , 
२०२२ या ( ०६ ) सहा दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -६१ नुसार , कार्योत्तर मंजूर 
करण्यांत येते . 


भाग १ - पुरवणी 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . बी . पोरे , हे दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . पी . बी . पोरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
( दोन ) 

श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील परीवर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद  ः २२ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१०० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . व्ही . बी . शेट्टी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचा दिनांक ०५ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी प्राप्त झालेला 
ई - मेल संदेश . 


२. श्री . व्ही . बी . शेट्टी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचा दिनांक ०८ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी प्राप्त झालेला 
ई - मेल संदेश . 


३. श्री . व्ही . बी . शेट्टी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचा दिनांक ११ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी प्राप्त झालेला 
ई - मेल संदेश . 


४. श्री . व्ही . बी . शेट्टी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . १२६५/२२ , दिनांक २२ फेब्रुवारी , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
( सोबत- १. विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र , 
२. कोव्हीड- १ ९ तपासणी अहवालाची छायांकित प्रत ) 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १३७६ / २०२२ - श्री . व्ही . बी . शेट्टी , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक ०५ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी , २०२२ या ( १४ ) 
चौदा दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ६१ नुसार , ( रजेपुढील दिनांक १ ९ 
फेब्रुवारी , २०२२ ते २१ फेब्रुवारी , २०२२ या तीन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . बी . शेट्टी , हे ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून 
काम पहात आहेत . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


जर श्री . व्ही . बी . शेट्टी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

व 

श्री . व्ही . बी . शेट्टी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ५ 
फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक १७ फेब्रुवारी , २०२२ रोजीपर्यंतचा कार्यभार हा 
श्री . . यु . एस . इवरे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांनी आणि दिनांक १८ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक २१ 
फेब्रुवारी , २०२२ रोजीपर्यंतचा कार्यभार हा श्री . एन . एन . चिंतामणी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद  ः २३ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१०१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . १२८ ९ / २२ , दिनांक १८ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १४१३ / २०२२- श्रीमती एन . एच . मखरे , 
जिल्हा न्यायाधीश –३ , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०२ मार्च , २०२२ ते दिनांक 
०५ मार्च , २०२२ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक ६ मार्च , 
२०२२ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एच . मखरे , या जिल्हा 
न्यायाधीश –३ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


जर श्रीमती एन . एच . मखरे , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
जिल्हा न्यायाधीश –३ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 
( दोन ) 


श्रीमती एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : २४ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५२ ९ 


१०२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. सौ . एस . एस . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . ५५७/२२ , दिनांक १० 
फेब्रुवारी , २०२२ अन्वये प्राप्त झालेला परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 

२. सौ . एस . एस . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . ५ ९ ४ / २२ , दिनांक 
१४ फेब्रुवारी , २०२२ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १४३३ / २०२२ : - सौ . एस . एस . चव्हाण , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा 
यांची दिनांक १० फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी , २०२२ या ( ०४ ) 
चार दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ६१ नुसार , मंजूर करण्यांत येवुन , 
सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्यास कार्योत्तर परवानगी देण्यांत येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . एस . एस . चव्हाण , या २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा 
म्हणून काम पहात आहेत . 

जर सौ . एस . एस . चव्हाण , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
उमरगा म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 

सौ . एस . एस . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ए . डी . पाटील , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद : २५ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१०३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्रीमती . एन . एस . सराफ , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लोहारा यांचे पत्र जा . क्र . ५६६ / २२ , दिनांक २४ फेब्रुवारी , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
( सोबत - विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . ) 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात – 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १४३४ / २०२२ . श्रीमती . एन . एस . सराफ , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग लोहारा 
यांची दिनांक २१ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक २३ फेब्रुवारी , २०२२ या ( ०३ ) 
तीन दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ६१ नुसार , मंजूर करण्यांत येते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती . एन . एस . सराफ , या दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग लोहारा म्हणून काम 
पहात आहेत . 


२५३० 


जर श्रीमती . एन . एस . सराफ , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग लोहारा 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

श्रीमती . एन . एस . सराफ , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग लोहारा यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ . एस . एस . चव्हाण , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा यांनी 
पाहिला . 

उस्मानाबाद  ः २५ फेब्रुवारी , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१०४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. जिल्हा न्यायालय , उस्मानाबाद आदेश जा . क्र . काव्यवि / 
( प्रशा ) / १ ९ ७० / २०२२ , दिनांक २५ मार्च , २०२२ . 


२ ) श्री . एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . १०५७/२२ , दिनांक २५ मार्च , २०२२ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
ई - मेल संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १ ९ ७८ / २०२२ . श्री . एम . टी . बिलाल , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा 
यांची दिनांक २८ मार्च , २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च , २०२२ या ( ०४ ) चार 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक २६ व २७ मार्च , २०२२ या दोन 
दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) दिनांक २५ मार्च , २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०१ एप्रिल , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . टी . बिलाल , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा म्हणून 
काम पहातील . 


जर श्री . एम . टी . बिलाल , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


भाग १ - पुरवणी 


( दोन ) 

श्री . एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार व संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये 
त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला श्रीमती . एन . एस . सराफ , दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , लोहारा यांच्या पदाचा दिनांक २५ 
मार्च , २०२२ कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०४ एप्रिल , २०२२ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंतचा कार्यभार हा श्री . ए . डी . पाटील , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : २५ मार्च , २०२२ . 


व्ही . जी . मोहिते , 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१०५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. सह संचालक , महाराष्ट्र ज्युडिशियल अॅकडमी अॅण्ड इंडियन 
मेडिएशन सेंटर अॅण्ड ट्रेनिंग इन्सीट्युट , उत्तन , भायंदर ( वेस्ट ) , 
जि . ठाणे यांचे पृष्टांकन क्र . MJA / U / 457 / 22 , दिनांक ३० मार्च , 
२०२२ अन्वये श्रीमती एच . आर . खान , अति . सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , उस्मानाबाद यांचा प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील 
परिवर्तीत रजेचा ई - मेल संदेश . 

( सोबत - कोविड -१ ९ तपासणी अहवालाची छायांकित प्रत . ) 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २०८७ / २०२२- श्रीमती एच . आर . खान , 
अति . सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग . 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ०५ मार्च , २०२२ ते दिनांक ११ मार्च , २०२२ 
या ( ०७ ) सात दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -६१ नुसार , कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एच . आर . खान , या अति . सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग . उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्रीमती एच . आर . खान , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
अति . सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग . 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

उस्मानाबाद : ०१ एप्रिल , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 
२५३१ 


१०६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१ ) श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . २३८७/२२ , दिनांक ०१ एप्रिल , २०२२ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २१३७ / २०२२. श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०६ एप्रिल , २०२२ ते 
०८ एप्रिल , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक ० ९ 
व १० एप्रिल , २०२२ या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यात येवुन , दिनांक ०५ एप्रिल , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ११ एप्रिल , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . बी . पोरे , हे दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्री . पी . बी . पोरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक ०६ एप्रिल , २०२२ ते दिनांक ०८ एप्रिल , २०२२ व 
दिनांक १० एप्रिल , २०२२ रोजीचा कार्यभार हा श्री . व्ही . आर . दासरी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि दिनांक ० ९ एप्रिल , २०२२ रोजीचा कार्यभार 
हा श्रीमती . एस . एस . माने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : ०५ एप्रिल , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१०७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. जिल्हा न्यायालय , उस्मानाबाद आदेश जा . क्र . काव्यवि / 
( प्रशा ) / १ ९ ७८ / २०२२ , दिनांक २५ मार्च , २०२२ . 


२ ) श्री . एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . ११३१/२२ , दिनांक ०५ एप्रिल , २०२२ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा 
ई - मेल संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २१३८/२०२२ - श्री . एम . टी . बिलाल , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा 
यांची दिनांक ०१ एप्रिल , २०२२ या ( ०१ ) एक दिवसांची वाढीव अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , 
( रजेपुढील दिनांक ०२ एप्रिल , २०२२ ते दिनांक ०४ एप्रिल , २०२२ या तीन 
दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . टी . बिलाल , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा म्हणून 
काम पहात आहेत . 


जर श्री . एम . टी . बिलाल , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा यांच्या सदरील वाढीव अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ए . डी . पाटील , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
उमरगा यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद : ०५ एप्रिल , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१०८ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१ ) श्री . डी . जी . पटवे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भूम यांचे पत्र जा . क्र . ९ ४० / २२ , दिनांक ३० मार्च , २०२२ अन्वये 
प्राप्त झालेला अर्ज . 

२ ) श्री . डी . जी . पटवे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भूम यांचे पत्र जा . क्र . १००६/२२ , दिनांक ०४ एप्रिल , २०२२ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २१३ ९ / २०२२ - श्री . डी . जी . पटवे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम यांची 
मंजूर करण्यात आलेली दिनांक ३० मार्च , २०२२ ते दिनांक ०१ एप्रिल , 
२०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची नैमित्तीक रजा रद्द करण्यात येवुन , दिनांक 
३० मार्च , २०२२ ते दिनांक ०७ एप्रिल , २०२२ रोजीची ( ० ९ ) नऊ दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम –५० 
नुसार , मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक २ ९ मार्च , २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०८ एप्रिल , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


२५३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . जी . पटवे , हे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम म्हणून काम 
पहातील . 


जर श्री . डी . जी . पटवे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . के . के . खोमणे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो . 

उस्मानाबाद : ०५ एप्रिल , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१० ९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १ ) श्रीमती जे . एन . यादव , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , परंडा यांचे पत्र जा . क्र . १४४१/२१ , दिनांक 
० ९ नोव्हेंबर , २०२२ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा ई - मेल संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात – 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २१४० / २०२२ - श्रीमती जे . एन . यादव , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
परंडा यांची दिनांक ३१ जानेवारी , २०२२ ते दिनांक ०५ फेब्रुवारी , २०२२ 
या ( ०६ ) सहा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम –५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक ३० जानेवारी , २०२२ 
आणि रजेपुढील दिनांक ६ फेब्रुवारी , २०२२ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक २ ९ जानेवारी , २०२२ रोजी 
कार्यालययीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक ०७ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्यास कार्योत्तर परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती जे . एन . यादव , या सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , परंडा म्हणून 
काम पहात आहेत . 


जर श्रीमती जे . एन . यादव , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
परंडा म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 


श्रीमती जे . एन . यादव , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , परंडा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एस . जी . 
बावकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , परंडा यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद : ०५ एप्रिल , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


भाग १ - पुरवणी 


११० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१ ) श्रीमती एम . पी . जसवंत , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , तुळजापूर यांचे पत्र जा . क्र . १२८६/२२ , दिनांक 
२१ मार्च , २०२२ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १ ९ ०५ / २०२२- श्रीमती एम . पी . जसवंत , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर 
यांची दिनांक २१ व २२ मार्च , २०२२ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . पी . जसवंत , या सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर म्हणून 
काम पहातील . 

जर श्रीमती एम . पी . जसवंत , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

श्रीमती एम . पी . जसवंत , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर यांच्याकडे 
ठेवण्यांत येतो . 

उस्मानाबाद : २१ मार्च , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१११ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१ ) जिल्हा न्यायालय , उस्मानाबाद आदेश क्र . HKW / ( Admn ) / 
3179/22 , दिनांक २२ मार्च , २०२२ . 

२ ) श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . २०५५/२२ , दिनांक २१ मार्च , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १ ९ ६८ / २०२२ - श्री . व्ही . आर . दासरी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक २८ मार्च , २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च , २०२२ या 
( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम –५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक २६ व २७ मार्च , 
२०२२ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , 
दिनांक २५ मार्च , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०१ 
एप्रिल , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


औरंगाबाद विभाग 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . आर . दासरी , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . व्ही . आर . दासरी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार व संदर्भीय 
आदेश क्र . ०१ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण उस्मानाबाद यांचा पदाचा दिनांक २६ व २७ मार्च , २०२२ 
रोजीचा कार्यभार हा श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : २४ मार्च , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


११२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . २०५८/२२ , दिनांक १० मार्च , 
२०२२ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १ ९ ६ ९ / २०२२- श्री . एस . डी . पाटील , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक २८ मार्च , २०२२ ते दिनांक 
०१ एप्रिल , २०२२ या ( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक 
२६ व २७ मार्च , २०२२ आणि रजेपुढील दिनांक ०२ व ०३ एप्रिल , २०२२ 
या चार दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक 
२५ मार्च , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०४ एप्रिल , 
२०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . पाटील , हे ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्री . एस . डी . पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


२५३३ 


( दोन ) 

श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : २४ मार्च , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


११३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्रीमती . एन . एस . सराफ , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लोहारा यांचे पत्र जा . क्र . ७८३/२२ , दिनांक २४ मार्च , २०२२ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १ ९ ७० / २०२२.- श्रीमती . एन . एस . सराफ , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग लोहारा 
यांची दिनांक २८ मार्च , २०२२ ते दिनांक ०१ एप्रिल , २०२२ या ( ०५ ) पाच 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक २६ व २७ मार्च , २०२२ आणि 
रजेपुढील दिनाक ०२ व ०३ एप्रिल , २०२२ या चार दिवसाच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक २५ मार्च , २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०४ एप्रिल , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती . एन . एस . सराफ या दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग लोहारा म्हणून काम 
पहातील . 


J 


जर श्रीमती . एन . एस . सराफ , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग लोहारा 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

श्रीमती . एन . एस . सराफ , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग लोहारा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एम . टी . बिलाल , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : २४ मार्च , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 


११४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . आय . एम . नाईकवाडी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , भूम यांचे पत्र जा . क्र . ८२१/२२ , दिनांक २१ मार्च , २०२२ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल 
संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १ ९ ७१ / २०२२ - श्री . आय . एम . नाईकवाडी , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम यांची दिनांक २८ मार्च , २०२२ ते 
दिनांक ३० मार्च , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील 
दिनांक २६ व २७ मार्च , २०२२ या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक २५ मार्च , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ३१ मार्च , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आय . एम . नाईकवाडी , हे दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . आय . एम . नाईकवाडी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
( दोन ) 


श्री . आय . एम . नाईकवाडी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा सौ . व्ही . बी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : २४ मार्च , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


११५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . आय . जी . महादेवकोळी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , परंडा यांचे पत्र जा . क्र . ८५०/२२ , दिनांक १४ मार्च , 
२०२२ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १८२८/२०२२ - श्री . आय . जी . महादेवकोळी , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
परंडा यांची दिनांक २१ मार्च , २०२२ ते दिनांक २५ मार्च , २०२२ या ( ०५ ) 
पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम –५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक २० मार्च , २०२२ आणि 
रजेपुढील दिनांक २६ व २७ मार्च , २०२२ या तीन दिवसाच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक १ ९ मार्च , २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २८ मार्च , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आय . जी . महादेवकोळी , हे ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा 
म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्री . आय . जी . महादेवकोळी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
परंडा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . आय . जी . महादेवकोळी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २० 
मार्च , २०२२ रोजीचा कार्यभार हा श्री . एम . आर . सोवनी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा यांच्याकडे 
आणि दिनांक २१ मार्च , २०२२ ते दिनांक २७ मार्च , २०२२ रोजीचा कार्यभार 
हा श्री . एस . पी . राचकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

मार्च , 


उस्मानाबाद : 


२०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


११६ 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १७०७/२२ , 
दिनांक ११ मार्च , २०२२ . 


१. श्री . व्ही . ए . अवघडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तुळजापूर यांचे पत्र जा . क्र . १२३७ / २२ , दिनांक १७ मार्च , २०२२ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल 
संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात – 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १८४० / २०२२ - श्री . व्ही . ए . अवघडे , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर यांची 
दिनांक १७ मार्च , २०२२ या ( ०१ ) एक दिवसाची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील 
दिनांक १८ मार्च , २०२२ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . ए . अवघडे , हे दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . श्री . व्ही . ए . अवघडे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 

( दोन ) 

श्री . व्ही . ए . अवघडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तुळजापूर 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्रीमती एम . पी . जसवंत , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : १७ मार्च , २०२२ . 


औरंगाबाद विभाग 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


११७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . व्ही . एस . माने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , भूम यांचे पत्र 
जा . क्र . ६५१ / २२ , दिनांक ०५ एप्रिल , २०२२ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २२१५ / २०२२ - श्री . व्ही . एस . माने , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , भूम यांची दिनांक ११ एप्रिल , २०२२ ते दिनांक 
१३ एप्रिल , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम- ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक 
० ९ व १० एप्रिल , २०२२ आणि रजेपुढील दिनांक १४ एप्रिल , २०२२ या 
तीन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक 
०८ एप्रिल , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १४ एप्रिल , 
२०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एस . माने , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , भूम म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . व्ही . एस . माने , ह सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


श्री . व्ही . एस . माने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , भूम यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . जे . डी . वडणे , जिल्हा न्यायाधीश – १ , भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : ०८ एप्रिल , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


११८ 


२५३५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१. श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . २४६ ९ / २२ , दिनांक ०५ एप्रिल , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात – 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २२१६/२०२२ : - श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ११ एप्रिल , २०२२ ते दिनांक १३ एप्रिल , २०२२ 
या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम –५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक ० ९ व १० एप्रिल , 
२०२२ आणि रजेपुढील दिनांक १४ व १५ एप्रिल , २०२२ या चार दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक ० ९ एप्रिल , २०२२ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १५ एप्रिल , २०२२ रोजीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . बी . घाडगे , हे ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . व्ही . बी . घाडगे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक 
० ९ व १० एप्रिल , २०२२ रोजीचा कार्यभार हा श्रीमती एस . एस . माने , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि दिनांक ११ एप्रिल , २०२२ रोजीपासून ते 
दिनांक १५ एप्रिल , २०२२ रोजीपर्यंतचा कार्यभार हा श्री . पी . बी . पोरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : ०८ एप्रिल , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 

१२० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . १ ९ ७१ / २२ , दिनांक ०७ एप्रिल , २०२२ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल 
संदेश . 


११ ९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कळंब यांचे पत्र जा . क्र . १ ९९ ७ / २२ , दिनांक 
०६ एप्रिल , २०२२ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा ई - मेल संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २२१७ / २०२२ - श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
कळंब यांची दिनांक ११ एप्रिल , २०२२ ते दिनांक १३ एप्रिल , २०२२ या 
( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक ० ९ व १० एप्रिल , 
२०२२ आणि रजेपुढील दिनांक १४ व १५ एप्रिल , २०२२ या चार दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक ० ९ एप्रिल , २०२२ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १६ एप्रिल , २०२२ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , या २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब 
म्हणून काम पहातील . 


जर श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , कळंब म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 

श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ० ९ व 
१० एप्रिल , २०२२ रोजीचा कार्यभार हा श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्याकडे 
आणि दिनांक ११ एप्रिल , २०२२ रोजीपासून ते दिनांक १५ एप्रिल , २०२२ 
रोजीचा कार्यभार हा श्री . एम . बी . कुडते , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : ०८ एप्रिल , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


भाग १ - पुरवणी 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २२१८ / २०२२ . - श्री . एम . टी . बिलाल , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा 
यांची दिनांक ११ एप्रिल , २०२२ ते दिनांक १३ एप्रिल , २०२२ या ( ०३ ) तीन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील 
नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक ० ९ व १० एप्रिल , २०२२ आणि 
रजेपुढील दिनांक १४ व १५ एप्रिल , २०२२ या चार दिवसाच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक ०८ एप्रिल , २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १६ एप्रिल , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . टी . बिलाल , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा म्हणून 
काम पहातील . 


जर श्री . एम . टी . बिलाल , हे जर सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

श्री . एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ . एस . एस . चव्हाण , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : ०८ एप्रिल , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१२१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१. श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचा दिनांक ११ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी प्राप्त 
परिवर्तीत रजेचा ई - मेल संदेश . 


२ ) श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . २५७६/२२ , दिनांक ०८ एप्रिल , 
२०२२ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा 
अर्ज . ( सोबत- विहीत नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ 
प्रमाणपत्र ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


औरंगाबाद विभाग 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २२४४/२०२२ - श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ० ९ फेब्रुवारी , २०२२ ते दिनांक २७ मार्च , २०२२ 
या ( ४७ ) सत्तेचाळीस दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ६१ नुसार , कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जी . ए . देशपांडे , हे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्री . जी . ए . देशपांडे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील परिवर्तीत 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती एस . एस . 
माने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद : ११ एप्रिल , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१२२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्रीमती बी . एम . कोळावळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर , उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , 
उस्मानाबाद . यांचे पत्र जा . क्र . २५७३/२२ , दिनांक 
०८ एप्रिल , २०२२ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात – 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २२४५ / २०२२- श्रीमती बी . एम . कोळावळे , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , 
बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद यांची दिनांक ११ एप्रिल , २०२२ ते दिनांक 
१३ एप्रिल , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम- ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक 
० ९ व १० एप्रिल , २०२२ आणि रजेपुढील दिनांक १४ व १५ एप्रिल , २०२२ 
या चार दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक ० ९ 
एप्रिल , २०२२ रोजीपासून ते दिनांक १५ एप्रिल , २०२२ रोजीपर्यंत मुख्यालय 
ते 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


२५३७ 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती बी . एम . कोळावळे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , 
उस्मानबाद . म्हणून काम पहातील . 


जर श्रीमती श्रीमती बी . एम . कोळावळे , या सदरली रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उस्मानाबाद तथा 
प्रमुख दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद . म्हणून कार्यरत राहिल्या 

असत्या . 


( दोन ) 

श्रीमती बी . एम . कोळावळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , उस्मानबाद . यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . व्ही . बी . शेट्टी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 

उस्मानाबाद : ११ एप्रिल , 


२०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१२३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्रीमती एस . एस . माने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . २६११/२२ , दिनांक 
११ एप्रिल , २०२२ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २४४० / २०२२- श्रीमती एस . एस . माने , ३ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक १२ व १३ एप्रिल , २०२२ या ( ०२ ) दोन दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम 
५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक १४ व १५ एप्रिल , २०२२ या दोन दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) दिनांक १६ एप्रिल , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवपनगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एस . माने , या ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


जर श्रीमती एस . एस . माने , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 

( दोन ) 

श्रीमती एस . एस . माने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या न्यायादयाचा दिनांक 
१२ व १३ एप्रिल , २०२२ रोजीचा कार्यभार हा श्री . व्ही . आर . दासरी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि दिनांक १४ व १५ एप्रिल , २०२२ रोजीचा 
कार्यभार हा श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत 
येतो . 

उस्मानाबाद : १२ एप्रिल , २०२२ . 


२५३८ 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१२४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि / प्रशा / २१३ ९ / २२ , दिनांक 
०५ एप्रिल , २०२२ . 

२. श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भूम यांचे पत्र जा . क्र . १०८४/२२ , दिनांक ११ एप्रिल , २०२२ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा ई - मेल 
संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात – 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २४४१ / २०२२ - श्री . डी . जी . पटवे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम 
यांची दिनांक ०८ एप्रिल , २०२२ रोजीची ( ०१ ) एक दिवसाची वाढीव 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम 
५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक ० ९ व १० एप्रिल , २०२२ या दोन दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक ११ एप्रिल , 
२०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्यास कार्योत्तर 
परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . जी . पटवे , हे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम म्हणून काम 
पहातील . 


जर श्री . डी . जी . पटवे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम यांच्या सदरील वाढीव अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . के . के . खोमणे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
यांनी पाहिला . 

भूम 

उस्मानाबाद : १२ एप्रिल , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


भाग १ - पुरवणी 


१२५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . के . के . खोमणे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भूम यांचे पत्र जा . क्र . १२०१ / २२ , दिनांक १ ९ एप्रिल , २०२२ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

20 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २६ ९ ८ / २०२२ - श्री . के . के . खोमणे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम यांची 
दिनांक २५ एप्रिल , २०२२ ते दिनांक २७ एप्रिल , २०२२ या ( ०३ ) तीन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम - ५० नुसार , मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक २४ एप्रिल , २०२२ रोजी 
दुपारी ०२.०० नंतर पासून ते दिनांक २८ एप्रिल , २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के . के . खोमणे , हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . के . के . खोमणे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . के . के . खोमणे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : २१ एप्रिल , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१२६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१. सौ . व्ही . बी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर भूम 
यांचे पत्र जा . क्र . १०६५/२२ , दिनांक २० एप्रिल , २०२२ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २६ ९९ / २०२२- सौ . व्ही . बी . पाटील , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम 
यांची दिनांक २५ एप्रिल , २०२२ ते दिनांक २७ एप्रिल , २०२२ या ( ०३ ) तीन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील 
नियम –५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक २४ एप्रिल , २०२२ या एक दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक २४ एप्रिल , २०२२ 
रोजीपासून ते दिनांक २८ एप्रिल , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 


औरंगाबाद विभाग 

रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . व्ही . बी . पाटील , या सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम म्हणून काम 
पहातील . 

जर सौ . व्ही . बी . पाटील , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

सौ . व्ही . बी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . आय . एम . नाईकवाडी , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : २१ एप्रिल , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१२७ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१. श्री . एम . बी . कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कळंब यांचे पत्र जा . क्र . २१ ९ २ / २२ , दिनांक २१ एप्रिल , २०२२ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल 
संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २७२५ / २०२२ - श्री . एम . बी . कुडते , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब 
यांची दिनांक २५ एप्रिल , २०२२ ते दिनांक २७ एप्रिल , २०२२ या ( ०३ ) तीन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम –५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक २३ व २४ एप्रिल , २०२२ या दोन 
दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक २२ एप्रिल , 
२०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २८ एप्रिल , २०२२ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . बी . कुडते , हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . एम . बी . कुडते , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 

श्री . एम . बी . कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : २२ एप्रिल , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५३ ९ 


१२८ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१. श्री . पी . बी . पोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . २ ९ ५८ / २२ , दिनांक २५ एप्रिल , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


- 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २७४७ / २०२२- श्री . पी . बी . पोरे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक २० एप्रिल , 
२०२२ ते दिनांक २२ एप्रिल , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , 
( रजेपुढील दिनांक २३ व २४ एप्रिल , २०२२ या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . बी . पोरे , हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . पी . बी . पोरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 

श्री . पी . बी . पोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . व्ही . आर . दासरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद : २५ एप्रिल , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१२ ९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कळंब यांचे पत्र जा . क्र . २२०१/२२ , दिनांक 
२२ एप्रिल , २०२२ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा ई - मेल संदेश . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २७७७ / २०२२ : - श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
कळंब यांची दिनांक २८ एप्रिल , २०२२ ते दिनांक ३० एप्रिल , २०२२ या 
( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक ०१ मे , २०२२ या 
एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) दिनांक १ मे , २०२२ रोजी ध्वजारोहनाच्या 
कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीवर 
मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक २८ एप्रिल , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पुर्वी पासून ते दिनांक ०२ मे , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , या २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब 
म्हणून काम पहातील . 


२५४० 


जर श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , कळंब म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 

श्रीमती आर . आर . कुलकर्णी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २८ 
एप्रिल , २०२२ ते ३० एप्रिल , २०२२ रोजीपर्यंतचा कार्यभार हा श्री . एम . बी . 
कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
कळंब , यांच्याकडे आणि दिनांक ०१ मे , २०२२ रोजीचा कार्यभार हा श्री . 
एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . 
वर्ग , कळंब यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : २७ एप्रिल , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१३० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ३०२६ / २२ , दिनांक २६ एप्रिल , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २ ९ ६८ / २०२२ - श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ० ९ मे , २०२२ ते दिनांक १३ मे , २०२२ या ( ०५ ) 
पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक ०८ मे , २०२२ आणि 
रजेपुढील दिनांक १४ व १५ मे , २०२२ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक ०८ मे , २०२२ रोजीपासून ते 
दिनांक १५ मे , २०२२ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत 
येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . बी . घाडगे , हे ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . व्ही . बी . घाडगे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


भाग १ - पुरवणी 


( दोन ) 

श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . जी . ए . 
देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : ०७ मे , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१३१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ३३२३/२२ , दिनांक ०६ मे , 
२०२२ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २ ९ ६ ९ / २०२२ . श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ० ९ मे , २०२२ ते दिनांक १३ मे , २०२२ या ( ०५ ) 
पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक ०८ मे , २०२२ आणि 
रजेपुढील दिनांक १४ मे , २०२२ ते १६ मे , २०२२ या चार दिवसांच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक ०७ मे , २०२२ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १७ मे , २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . एस . डी . पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


- 


( दोन ) 

श्री . एस . डी . पाटील , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक 
०८ मे , २०२२ रोजीपासून ते दिनांक १५ मे , २०२२ रोजीपर्यंतचा कार्यभार हा 
श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि दिनांक १६ मे , 
२०२२ 
रोजीचा कार्यभार हा श्री . व्ही . बी . घाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो . 

उस्मानाबाद : ०७ मे , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 
२५४१ 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती बी . एम . कोळावळे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , 
उस्मानाबाद . म्हणून काम पहातील . 


१३२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्रीमती एम . डी . चराटे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . १३०१/२२ , दिनांक ०२ मे , २०२२ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई - मेल संदेश . 
आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २ ९ ७० / २०२२.- श्रीमती एम . डी . चराटे , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांची दिनांक ० ९ मे , २०२२ ते 
दिनांक ११ मे , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक 
०८ मे , २०२२ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत 
येवुन , दिनांक ०७ मे , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
१२ मे , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यांत येते . 


- 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . डी . चराटे , या दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उमरगा म्हणून काम पहातील . 

जर श्रीमती एम . डी . चराटे , या सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिल्या 

असत्या . 


( दोन ) 

उमरगा 

श्रीमती एम . डी . चराटे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा सौ . एस . ए . कानशिडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : ०७ मे , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१३३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. श्रीमती बी . एम . कोळावळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर , उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , 
उस्मानाबाद . यांचे पत्र जा . क्र . ३२० ९ / २२ , दिनांक 
०२ मे , २०२२ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात – 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २ ९ ७१ / २०२२- श्रीमती बी . एम . कोळावळे , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , 
बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद यांची दिनांक ० ९ मे , २०२२ ते दिनांक 
१३ मे , २०२२ या ( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेमागील दिनांक ०८ 
मे , २०२२ आणि रजेपुढील दिनांक १४ मे , २०२२ या चार दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवुन , दिनांक ०७ मे , २०२२ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १७ मे , २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


जर श्रीमती श्रीमती बी . एम . कोळावळे , या सदरली रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उस्मानाबाद तथा 
प्रमुख दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद . म्हणून कार्यरत राहिल्या 

असत्या . 


( दोन ) 

श्रीमती बी . एम . कोळावळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , उस्मानबाद . यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . एन . एन . चिंतामणी , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
उस्मानाबाद : ०७ मे , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१३४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१. श्री . पी . बी . पोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ३४१८/२२ , दिनांक १० मे , २०२२ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ३०१२/२०२२ : - श्री . पी . बी . पोरे , 
सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक १० मे , २०२२ 
ते दिनांक १२ मे , २०२२ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -५० नुसार , मंजूर करण्यात 
येवुन , दिनांक १३ मे . २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . बी . पोरे , हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . पी . बी . पोरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
( दोन ) 


श्री . पी . बी . पोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद : १० मे , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२५४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ 

१३६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : 

१. श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश – १ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . २५८७/२२ , दिनांक १६ एप्रिल , २०२२ रोजी सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
आदेश 


१३५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

पहा : - १. जिल्हा न्यायालय , उस्मानाबाद आदेशक क्र . काव्या / ( प्रशा ) / 
२ ९ ६६ / २२ , दिनांक ०७ मे , २०२२ . 


२. श्रीमती एस . एस . माने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ३४१७/२२ , दिनांक 
१० मे , २०२२ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज . 


आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ३०१३ / २०२२- श्रीमती एस . एस . माने , ३ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक १२ व १३ मे , २०२२ या ( ०२ ) दोन दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम 
५० नुसार , मंजूर करण्यात येवुन दिनांक ११ मे , २०२२ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एस . माने , या ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


जर श्रीमती एस . एस . माने , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 

व 

श्रीमती एस . एस . माने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार व संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये त्यांच्याकडे 
ठेवण्यात आलेला सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . जी . ए . देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
उस्मानाबाद : ११ मे , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


भाग १ - पुरवणी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात – 

जा . क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २६०० / २०२२.- श्री . व्ही . जी . मोहिते , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , उस्मानाबाद यांची दिनांक १६ एप्रिल , २०२२ ते 
दिनांक १ ९ एप्रिल , २०२२ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम - ५० नुसार , मंजूर करण्यात 
येवुन , दिनांक २० एप्रिल , २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . जी . मोहिते , हे जिल्हा न्यायाधीश 
-१ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . व्ही . जी . मोहिते , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश –१ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक १४ एप्रिल , २०२२ ते दिनांक १६ एप्रिल , २०२२ रोजी 
पर्यंतचा आणि दिनांक १८ व १ ९ एप्रिल , २०२२ रोजीचा कार्यभार व जिल्हा 
न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) / १ ९ ०२ / २२ , दिनांक २२ मार्च , २०२२ 
अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद 
यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार , जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . HKW / ( Admn ) / 
3382/22 , दिनांक २ ९ मार्च , २०२२ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ उस्मानाबाद व जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद 
यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १५ व १६ एप्रिल , २०२२ रोजीचा आणि दिनांक 
१८ व १ ९ एप्रिल , २०२२ रोजीचा कार्यभार हा श्री . एम . आर . नेरलेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 

तसेच श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उस्मानाबाद यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक १७ एप्रिल , २०२२ रोजीचा कार्यभार व जिल्हा न्यायालय 
आदेश क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) / १ ९ ०२ / २२ , दिनांक २२ मार्च , २०२२ अन्वये त्यांच्याकडे 
ठेवण्यात आलेला जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार , जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . HKW / ( Admn ) / 3382 / 22 , दिनांक 
२ ९ मार्च , २०२२ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
-१ उस्मानाबाद व जिल्हा न्यायाधीश -३ उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक १७ एप्रिल , २०२२ रोजीचा विशेष न्यायीक कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा 
श्री . डी . के . अनभुले , जिल्हा न्यायाधीश – १ , उमरगा यांच्याकडे आणि 
किरकोळ / प्रशासकीय कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री . पी . बी . पोरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , व स्तर , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद : १६ एप्रिल , २०२२ . 


के . आर . पेठकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
उस्मानाबाद . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . २५ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २७-२ , २०२२ : कार्तिक , ५-११ , शके १ ९ ४४ [ किंमत : ००० रुपये 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद , नांदेड यांजकडून 

अधिसुचना 


क्र . / जिपनां / साप्रवि / परिषद / ३ ९ ०० / २०२२ - महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १ ९ ६१ मधील कलम १४२ चे आधारित 
व महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग यांच्याकडील क्रं झेड.पी.आर. / 
४७६६ / ३१३ ९ ३ / दि .०३.११.१ ९ ६६ च्या अन्वये सुधारीत दिलेल्या नियमानुसार 
जिल्हा परिषदेने प्रसिध्द केलेल्या अहवालाची अधिसुचना देणे आवश्यक 
असल्यामुळे मी वर्षा ठाकुर- घुगे , मुख्य कार्यकारी , जिल्हा परिषद नांदेड 
याद्वारे जिल्हा परिषद नांदेड सन - २०२०-२१ चा वार्षिक अहवाल जिल्हा 
परिषदेच्या दि .१६ / ०३ / २०२२ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव 
क्रं . ( ६० ९ ) अन्वये मंजुर केल्याप्रमाणे प्रसिध्द केल्याची अधिसुचना देत आहे . 

नांदेड , दिनांक १७/१०/२०२२ 


( वर्षा ठाकुर - घुगे भाप्रसे ) , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
जिल्हा परिषद , नांदेड . 


२ 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक जिल्हा परिषद जालना , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्र . जिपजा / साप्रवि / प्रशा -०८ / कावि -२०२२ 

दिनांक - १०/१०/२०२२ 


१ ) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १ ९ ६१ 
चे कलम १४२ अन्वये महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभागाचे वार्षिक 
प्रशासन अहवाल प्रसिध्द करण्यासंबंधी जे नियम १ ९ ६४ चे सुधारित नियम 
१ ९ ६६ , १ ९ ८१ , च्या अनुषंगाने व महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व जलसंधारण 
विभागाचे परिपत्रक क्र . संगण / १० ९ ५ / सीआर / २ ९ ५४ / ५७ / दिनांक २४ / ०१ / 
१ ९९ ५ द्वारे दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना प्रमाणे जालना जिल्हा परिषदेचा 
वार्षिक प्रशासन अहवाल सन २०२१-२२ तयार करण्यात आलेला आहे . 


२ ) जालना जिल्हा परिषदेच्या दिनांक १५ / ० ९ / २०२२ रोजी झालेल्या 
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा सल्लागार समितीने जालना जिल्हा 
परिषदेचा वार्षिक प्रशासन अहवाल सन २०२१-२२ ला मान्यता दिलेली 
आहे . करिता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या ( वार्षिक प्रशासन 
अहवाल प्रसिध्द करणे ) नियम १ ९ ६४ चे नियम ९ अन्वये प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे . 

जालना , दि . १०/१०/२०२२ . 


( वर्षा मिना ) , भा.प्र.से. , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

तथा प्रशासक जिल्हा परिषद जालना . 


औ भाग १ अ -२५ 

७५ 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


